RNINo . MAHBIL / 2012/ 44835 
www.dgps.maharashtra.gov.in 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - ८ ] 


गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १ ९ ४० 


[ पृष्ठे ७४ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना , नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


संचालक , नगररचना यांजकडून 


नगररचना आणि मूल्यनिर्धारण विभाग 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ 


आदेश 


क्रमांक डीटीपी /वियो श्रीगोंदा/ आ . क्र . ४५/कलम १२७ (२)/ आदेश/ प्र. क्र . ५०८ / टीपीव्ही -४ / ७५४ / २०१९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक 
नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ ( सन १९ ६६ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७) ( यापुढे “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधिलेले आहे) चे कलम 
३१ (१) अन्वये श्रीगोंदा नगरपरिषदेची विकास योजना नगर विकास विभागाची शासन अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -१६ ९६/११६० / प्र. क्र . २५६/ ९६/ 
नवि -९, दिनांक १४ मार्च१ ९९ ७ अन्वये मंजूर केली आहे व ती दिनांक ३१ मे १ ९९ ७ पासून अमलात आलेली आहे (यापुढे “ उक्त विकास योजना ” असे 
संबोधिलेले आहे ) ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त विकास योजनेमध्ये मौजे श्रीगोंदा येथील गट नंबर ९ ३ ९ चे क्षेत्र ८६५० चौ . मी . क्षेत्र ( यापुढे “ उक्त जागा ” असे संबोधिलेले 
आहे) “ आरक्षण क्रमांक ४५ - प्राथमिक शाळा ” ( यापुढे “ उक्त आरक्षण ” असे संबोधिलेले आहे) यासाठी प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यासाठी 
समुचित प्राधिकरण हे श्रीगोंदा नगरपरिषद आहे ( यापुढे “ उक्त समुचित प्राधिकरण ” असे संबोधिलेले आहे) ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त समुचित प्राधिकरण यांनी उक्त विकास योजना अमलात आल्याच्या दिनांकापासून दहा वर्षांच्या कालावधीत उक्त 
आरक्षणाखालील उक्त जागेचे संपादन केलेले नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त जागेचे मालकांनी दिनांक ६ डिसेंबर २०१० रोजीच्या पत्रान्वये उक्त समुचित प्राधिकरणावर उक्त अधिनियमाचे कलम 
१२७ अन्वयेची 

सूचना 

बजावली होती ; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम १२७ अन्वये वरीलप्रमाणे सूचना बजावल्यानंतरही उक्त समुचित प्राधिकरणाने विहित मुदतीत उक्त 
जागा संपादन केलेली नाही अथवा त्यासाठी उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ ( १) मध्ये विहित केल्याप्रमाणे उपाययोजना करण्यात आलेली नाही ; 


आणि ज्याअर्थी, मा . उच्च न्यायालयाने दाखल झालेल्या सदर जागेबाबतच्या रिट याचिका क्रमांक ४४८१/२०११ मध्ये दिनांक 

१ ९ डिसेंबर 

२०११ 
रोजीच्या निर्णयान्वये उक्त जागेवरील उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याचे ठरविले आहे ; 


वि ( एच ) ६२६ 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप -कलम ( १) नुसार उक्त आरक्षण हे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाले असून , उक्त 
अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप- कलम ( २) नुसार उक्त आरक्षण सदर अर्जदारांच्या मालकीचे उक्त जागेपुरते व्यपगत झाल्याबाबत आदेश निर्गमित 
करणे आवश्यक आहे ; 


१ 


, 


आणि ज्याअर्थी, शासनाच्या नगर विकास विभागाचा निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१३ / ३२११/ प्र. क्र . ५०८ / नवि-१३, दिनांक १ डिसेंबर २०१६ 
अन्वये सर्व नगरपालिका / नगरपंचायती आणि जिल्हा परिषद नियोजन प्राधिकरण असलेल्या विकास योजना संबंधाने , उक्त अधिनियमाचे कलम १२७, 
पोट -कलम ( २) अन्वये कार्यवाही करण्याचे शासनाचे अधिकार कलम १५१ अन्वये संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य , पुणे यांना प्रत्यायोजित 
केलेले आहेत ; 


, 


आता त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम १२७ चे उप - कलम ( २) बाबत तसेच त्याबाबतच्या इतर अधिकारांसह शासनाने प्रदान 
केलेल्या अधिकारात संचालक , नगररचना, महाराष्ट्र राज्य, पुणे हे या आदेशान्वये श्रीगोंदा विकास योजनेतील “ आरक्षण क्रमांक ४५ - प्राथमिक 
शाळा ” हे आरक्षण ( खालील परिशिष्टात विस्तृतपणे नमूद केल्याप्रमाणे) व्यपगत झाल्याबाबत अधिसूचित करीत असून, सदर मुक्त झालेली जागा 
लगतच्या जमिनींवर उक्त विकास योजनेनुसार अन्यथा अनुज्ञेय होणाऱ्या विकासाच्या प्रयोजनासाठी जमीनमालकास विकासाकरिता उपलब्ध होईल. 


परिशिष्ट 


मौजे, तालुका व जिल्हा 


विकास योजनेतील 
आरक्षण व विकास योजना 

अहवालानुसार क्षेत्र 


खरेदी सूचनेखालील 
गट नंबर / सर्व्हे नंबर / 

सिटी सर्व्हे नंबर 


आरक्षणातून व्यपगत 
झालेल्या भागाचे 

क्षेत्र 


१ 


२ 


३ 


४ 


चौ . मी . 


मौजे श्रीगोंदा , 


गट नंबर ९ ३ ९ 


सुमारे ८६५० 


तालुका श्रीगोंदा, 


" आरक्षण क्रमांक ४५ - 
प्राथमिक शाळा ”, 
( ८६५० चौ . मी . 


( १०२०० चौ . मी . ) 


जिल्हा अहमदनगर . 


उक्त आरक्षण व्यपगत झाल्याने मुक्त झालेले क्षेत्र दर्शविणाऱ्या भाग नकाशाची प्रत मुख्याधिकारी, श्रीगोंदा नगरपरिषद, श्रीगोंदा यांच्या 
कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या अवलोकनार्थ एक महिन्यापर्यंत ठेवण्यात येत आहे. 


सदर आदेश संचालनालयाच्या संकेतस्थळावर www.dtp.maharashtra.gov.in देखील प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 

नो . र . शेन्डे, 
संचालक, नगररचना , 
महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


TOWN PLANNING AND VALUATION DEPARTMENT 


Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 


ORDER 


No. D.T.P./D.P . Shrigonda /Site No. 45 / Section - 127 ( 2) /Order /C . No. 508 / TPV -IV -754 /2019.- Whereas , 
the Urban Development Department , Maharashtra State vide its Notification No. TPS - 1696 / 1160 / 
CR - 256 / 96 /UD -9 , dated 14th March 1997 has approved the Development Plan of Shrigonda under 
Section 31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (Mah . Act No. XXXVII of 1966 ) 
(hereinafter referred to as “ the said Act” ) and the same has come into force with effect from dated 31st 
May 1997 (hereinafter referred to as “ the said Development Plan ") ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


3 


and whereas , in the said Development Plan , the land admeasuring 8650 Sq . mtrs . from Mouje 
Shrigonda , taluka Shrigonda , district Ahmednagar bearing G. No. 939 ( Part) (hereinafter referred to as 
" the said Land ") is reserved for " Site No. 45 – Primary School" (hereinafter referred to as “ the said 
Reservation ”) for which Appropriate Authority is Municipal Council, Shrigonda , district Ahmednagar 
(hereinafter referred to as “ the said Appropriate Authority ”) ; 

and whereas, the said land under said reservation has not been acquired by the said Appropriate 
Authority within Ten years from the date on which the said Development Plan came into force ; 

and whereas , the owners of the said Land had served a Notice under Section 127 (1 ) of the said Act, 
on the said Appropriate Authority vide their letter, dated 6th December 2010 ; 

and whereas , the said Appropriate Authority , has not acquired or no steps as contemplated in the 
Section 127 (1 ) of the said Act, has commenced for its acquisition within the period of twelve months from 
the receipt of the aforesaid notice ; 

and whereas , Hon ble High Court ,Mumbai Bench at Aurangabad in its decision , dated 19th December 
2011 in Writ Petition No. 4481/2011 has allowed the Petition and decided about lapsing of the said 
Reservation on said Land ; 

and whereas , in accordance with the provision of Section 127 (1 ) of the said Act, the part of the said 
Reservation , pertaining to the said land has lapsed and it is accordingly expedient to notify such lapsing 
under Section 127 ( 2 ) of the said Act ; 

and whereas, the Government in Urban Development Department under Section 151 of the said Act, 
vide Resolution No. TPS - 1813 /3211/CR -508 /UD - 13, dated 1st December 2016 , has delegated the powers 
exercisable by it under Section 127 (2 ) of the said Act, in respect of Development Plans of all Municipal 
Councils / Nagarpanchayats and for the Development Plans undertaken by Zilla Parishad as a Planning 
Authority , to the Director of Town Planning ,Maharashtra State , Pune. 

Now therefore , in exercise of the powers delegated by the Government, in respect of sub - section ( 2 ) 
of Section 127 of the said Act and of all other powers enabling it in that behalf , the Director of Town 
Planning, Maharashtra State , Pune hereby notifies that the said Reservation of “ Site No. 45– Primary 
School” is lapsed in respect of said land (as specified in the schedule hereinbelow ) and the said land shall 
become available to the land owners for the purpose of Development as otherwise , permissible in the 
case of adjacent land , under the said Development Plan . 


Schedule 


Mouje , taluka, 

district 


Reservation of 
Development Plan 
and its area as per 
Development Plan 

Report 


City Survey No./ 
Survey No./ 
Gat No. 


Area of the 
lapsed part of 
the Reservation 


1 


2 


3 


4 
Sq. mtrs . 


Mouje Shrigonda , 

" Site No. 45 – G. No. 939 

8650 
taluka Shrigonda, 

Primary School” 

( 10200 Sq . mtrs.) 
district Ahmednagar. ( 8650 Sq. mtrs . ) 

A copy of the Part Plan showing the dereserved area due to lapsing of the said Reservation , shall be 
made available in the office of the Chief Officer, Municipal Council, Shrigonda during Office hours on all 
working days for inspection to public upto One month . 

This Order shall also be published on the Directorate s website www.dtp.maharashtra.gov.in 


N. R. SHENDE , 
Director of Town Planning , 
Maharashtra State , Pune. 


Pune, 6th February 2019 . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


१ 


-- 


- 


सदस्य- सचिव, प्रस्ताव छाननी समिती तथा सहसंचालक , नगररचना यांजकडून 

नगर विकास विभाग 

सहसंचालक, नगर रचना नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स./प्रा.यो. जळगाव/ कलम २० ( ४) /मौजे चाळीसगाव / गट नंबर १ ९ ४/ २- अ / १ ९ ६/ १ - अ /तालुका चाळीसगाव/ १ ९ ४/ 
२०१ ९.- ज्याअर्थी, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील 
तरतुदींनुसार जळगाव जिल्ह्याची प्रादेशिक योजना ( यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक १२ नोव्हेंबर 
१ ९९ १ रोजी मंजूर केली असून ती दिनांक १ फेब्रुवारी १९९ २ पासून अमलात आलेली आहे; आणि ज्याअर्थी, उक्त प्रादेशिक योजनेनुसार 
मौजे चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव , जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १९ ४/ २- अ व १९ ६/१- अ मधील एकूण ३.३८ हेक्टर क्षेत्र (यापुढे 
ज्यास “ उक्त जमिनी ” असे संबोधले आहे) “ शेती विभागात ” समाविष्ट आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . 
४९/ १५ / नवि-१३, दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट - कलम (२) मधील तरतुदींनुसार उक्त जमिनी “ शेती विभागातून ” वगळून, खालील 
अटींच्या अधीन राहून , “ रहिवास विभागात ” समाविष्ट करण्याचे प्रस्तावित असून त्याअनुषंगाने उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक 
आहे ( यापुढे ज्यास “ उक्त फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) असे उक्त शासन निर्णयान्वये गठित “प्रस्ताव छाननी समितीचे” मत झाले आहे. 

( १ ) शासनाच्या दिनांक ४ जानेवारी २०१६ च्या निर्णयात नमूद तरतुदींनुसार अधिमूल्य रक्कम भरणे बंधनकारक राहील. 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील. 
( ३ ) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे. 
( ४ ) विषयाधीन जमिनींचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील. 
( ५) Rainwater Harvesting, Water Recycling ( पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात. 
( ६ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी. 
( ७) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 
( ८ ) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत, याबाबत वन विभागाकडून ना -हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील . 
( ९) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील. 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड | सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 
( १० ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल , तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय 

भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


५ 


. 


आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट - कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५ / प्र. क्र . ४९/ १५/ 
नवि -१३, दिनांक ११ जून २०१५ नुसार कलम २० (२), २० (३) व २० (४) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान 
केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम ( ३ ) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स./ प्रा.यो. /कलम-२० ( ३)/ मौजे चाळीसगाव/ गट नंबर १ ९ ४/ २- अ , १९ ६/ १ - अ/ ता . चाळीसगाव/ १०१५, दिनांक २४ ऑगस्ट 
२०१८ अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना/ हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व 
त्यावरील अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते 

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना , जळगाव यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल 
सदस्य- सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक २३ जानेवारी २०१९ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य 
रक्कम जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा 
भरणा केला आहे ; 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २० , पोट- कलम ( ४ ) अन्वये उक्त 
फेरबदलास खालीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक १२ नोव्हेंबर १ ९९ १ रोजीची अधिसूचना सुधारित 
करण्यात येत आहे . 


नोंद 
जळगाव जिल्ह्याच्या मंजूर प्रादेशिक योजनेतील मौजे चाळीसगाव , तालुका चाळीसगाव, जिल्हा जळगाव येथील गट नंबर १९ ४/ २- अ व १९ ६/ 
१ - अ मधील एकूण ३.३८ हेक्टर जमिनीचा वापर सोबतच्या भाग नकाशात दर्शविल्यानुसार खालील अटींच्या अधीन राहून “ शेती विभाग ” ऐवजी 
“ रहिवास विभाग ” असा बदलण्यात येत आहे. 


अटी : 


( १) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार , सदर जमिनींचा विकास करणे बंधनकारक 

राहील. 
( २) विषयाधीन जमिनींचे विकसन करताना १५ टक्के क्षेत्र “ सार्वजनिक सुविधांसाठी ” प्रस्तावित करणे आवश्यक आहे . 
( ३ ) विषयाधीन जमिनींचेविकसन करताना व विकासपश्चात तेथील पाणीपुरवठा, सांडपाणी व्यवस्था, घनकचरा विल्हेवाट / व्यवस्थापन 

याकरिता योग्य ती स्वयंपूर्ण व्यवस्था अर्जदार यांनी करणे आवश्यक राहील . 
( ४ ) Rainwater Harvesting , Water Recycling (पाण्याचा पुनर्वापर ) व Solar Energy अशा स्वरूपाच्या संकल्पना सदर 

जमिनींचे विकसन करताना अमलात आणण्यात याव्यात. 
( ५ ) विषयाधीन जमिनींवर अर्जदार / विकसनकर्ते यांनी विकसन करताना प्रती हेक्टरी २५० वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. तसेच 

विकसित रेखांकनातील भूखंडधारकाने भूखंडात ५ वृक्ष लावणे बंधनकारक राहील. सदरची बाब विकसनास अंतिम मंजुरी देताना 

पडताळणी करण्यात यावी. 
( ६ ) सदरची परवानगी म्हणजे मालकीहक्काबाबत प्रमाणीकरण नाही. फेरबदल प्रस्तावाखालील जमिनींच्या मालकीहक्काबाबत सर्वस्वी 

अर्जदार यांची जबाबदारी राहील. 
( ७) विषयांकित जमिनींमध्ये विकसन करण्यापूर्वी सदर जमिनी वनसंज्ञेमध्ये येत नाहीत , याबाबत वन विभागाकडून ना - हरकत दाखला 

घेणे आवश्यक राहील. 
( ८ ) सदर जमिनींवरील अभिन्यासातील भूखंड / सदनिका यांची विक्री पुढील तक्त्यानुसार करणे बंधनकारक राहील . 


तक्ता 


अभिन्यासातील भूखंड | सदनिका यांची सुविधांच्या विकसनाशी सांगड 
( अ ) अभिन्यास अंतिमत : मंजूर झाल्यावर 

एकूण २५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ब ) सुमारे ४० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ५० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( क ) सुमारे ६० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर 

एकूण ७५ टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
( ड ) सुमारे ८० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर एकूण ९० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील . 

( इ ) सुमारे १०० टक्के मूलभूत सुविधा पूर्ण झाल्यावर .. एकूण १०० टक्के भूखंड / सदनिका विक्री अनुज्ञेय राहील. 
(९ ) जर अभिन्यासात समूह गृहबांधणी योजना विकसित करावयाची असेल, तर जागेत सर्व मूलभूत सुविधा विकसित झाल्याशिवाय भोगवटा 

प्रमाणपत्र देण्यात येणार नाही. 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १९ ४० 


वरीलबाबत उल्लंघन झाल्यास रेखांकन मंजुरी व अकृषिक परवानगी रद्द करण्यास पात्र राहील. 

उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध 
Pos . 

( १ ) जिल्हाधिकारी, जळगाव 
( २) सहायक संचालक, नगररचना, जळगाव शाखा, जळगाव 
yega 3TYTTwww.dtp.maharashtra.gov.in IT RUHA FET BUGET 3T€ . 

प्रतिभा भदाणे, 

सदस्य- सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 

सहसंचालक , नगररचना, 
नाशिक , १२ फेब्रुवारी २०१९ . 

नाशिक विभाग, नाशिक . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 


Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
The Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NKDN /P.S.C./R.P. Jalgaon /Section 20 (4 )/Mouje Chalisgaon / Gat No. 194 / 2 -A , 196 / 1- A / taluka 
Chalisgaon / 194 /2019.- Whereas, the Government has sanctioned the Regional Plan for Jalgaon district 
on dated 12th November 1991 (hereinafter referred to as “ the said Regional Plan ” ) under the provisions 
ofMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as “ the said Act" ) and has 
came into force with effect from 1st February 1992 and whereas , in the said Regional Plan , the land 
admeasuring about 3.38 hectares bearing Gat Nos . 194 /2 - A , 196 /1 - A of Mouje Chalisgaon , taluka 
Chalisgaon , district Jalgaon (hereinafter referred to as “ the said Land " ) is included in " Agriculture Zone" ; 

and whereas, the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act, for making changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted " Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said GovernmentResolution , 
is of the opinion that the said land shall be deleted from “ Agriculture Zone” and proposed to be included in 
“ Residential Zone" , and accordingly it is necessary to modify the said Regional Plan (hereinafter referred 
to as “ the said modification " ) in accordance with the provisions of sub - section (2 ) of Section 20 of the 
said Act, subject to the following conditions. 
( 1) It shall be binding to deposit the premium amount as mentioned in Government Resolution , 

dated 4th January 2016 . 
( 2 ) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it. 


1 


(3 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent “ Amenity Space ” . 
(4 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal /Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost. 
(5 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land . 
( 6 ) It shall be binding on Applicant / Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 
time of final sanction to development. 


LO 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


09 


( 7 ) This permission does not confirm ownership of the said land . The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
(8 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land. 
( 9 ) It shall be binding to sale layout plots / flats of the said land as per table given below . 


9 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development ofbasic infrastructure 
( a ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 

shall be permissible . 
( b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(10 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shallnot be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ; 
and whereas , as per the provision of sub - section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No. TPS - 1815 /CR - 49/15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Sections 
20 ( 2 ), 20 ( 3 ) and 20 (4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning. 

and whereas, in accordance with the provisions of sub -section ( 3) of Section 20 of the said Act , Joint 
Director of Town Planning ,Nashik Division ,Nashik vide Notice No. NKDN /P.S.C./R.P. Jalgaon /Section 20 
(4 )/Mouje Chalisgaon / Gat No. 194 /2 - A , 196 / 1 - A /taluka Chalisgaon / 1015 , dated 24th August 2018 has 
published , the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Jalgaon 
Branch , Jalgaon was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ; 

and whereas, the Appointed Officer has submitted his report to the Member -Secretary also the Proposal 
Scrutiny Committee , in the meeting, dated 23rd January 2019 accorded approval to this proposal and 
directed Member- Secretary to issue the FinalNotification according to sub - section ( 4 ) of Section 20 , after 
payment of the premium by the Applicant.Accordingly the Applicanthas deposited the premium amount. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of Section 20 of the said Act, 
Joint Director of Town Planning, Jalgaon Division , Jalgaon hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 12th November 1991 as follows . 

In the said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule 
ofModifications. 


ENTRY 


In the Sanctioned Regional Plan of Jalgaon , Jalgaon district the allocation of the land admeasuring 
about 3.38 Hectares bearing Gat Nos . 194 / 2 - A , 196 / 1- A ofMouje Chalisgaon , taluka Chalisgaon , district 
Jalgaon is changed from "Agriculture Zone" to "Residential Zone" as shown on the Plan , subject to the 
following conditions : 


Conditions : 


( 1) It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 

Resolution and Annexure with it . 
(2 ) While developing the said land it shall be binding to provide 15 per cent “ Amenity Space ". 


C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


( 3 ) Applicant / Developer shall make necessary self -contained arrangements to provide Water 

Supply , Waste Water Treatment, Solid Waste Disposal /Management while developing the 

said land and after development of the said land at his own cost. 
(4 ) It shall be necessary to develop the concept like Rainwater Harvesting , Water Recycling and 

Solar Energy while developing the said land. 
( 5 ) It shall be binding on Applicant/ Developer to plant 250 trees per hectare , while developing the 

land and plot holder of sanctioned layout to plant 5 trees per plot. This shall be verified at the 

time of final sanction to development. 
( 6 ) This permission does not confirm ownership of the said land. The Applicant will be completely 

responsible regarding any issue about ownership of the said land . 
( 7 ) It shall be binding to get " No Objection Certificate " from the Forest Department prior to 

development of the said land. 


( 8 ) 


It shall be binding to sale layout plots of the said land as per table given below . 


Table 


Corelation of layout Plots / Flats with development of basic infrastructure 
( a ) After sanction final layout 

Sale of 25 per cent of the total Plots / Flats 
shall be permissible . 


(b ) After approximate 40 per cent 

Sale of 50 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( c ) After approximate 60 per cent 

Sale of 75 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
( d ) After approximate 80 per cent 

Sale of 90 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(e ) After approximate 100 per cent 

Sale of 100 per cent of the total Plots / Flats 
development of basic infrastructure . 

shall be permissible . 
(9 ) If the Group Housing Scheme is proposed in the layout then , Occupancy Certificate shall not be 

issued unless all the basic amenities are fully developed in the said land ; 
In case of Non -Compliance, Layout Approval and Non -Agricultural Permission shall liable to be 
cancelled . 


The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices – 

( 1 ) The Collector, Jalgaon 
(2 ) The Assistant Director of Town Planning , Jalgaon Branch , Jalgaon 
This Notice is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 


Member - Secretary , 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 12th February 2019 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


or 


नगर विकास विभाग 

सहसंचालक , नगर रचना नाशिक विभाग , नाशिक 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ अन्वये 

अधिसूचना 
क्रमांक नावि / प्र.छा.स./ प्रा.यो. / कलम २० (४)/मौजे जलालपूर , ता . नाशिक येथील गट नंबर ३४९ (पै.) व इतर / १९३/ २०१ ९.- ज्याअर्थी, 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १ ९ ६६ (यापुढे ज्यास “ उक्त अधिनियम ” असे संबोधले आहे) मधील तरतुदींनुसार नाशिक 
जिल्ह्याची सुधारित प्रादेशिक योजना (यापुढे ज्यास “ उक्त प्रादेशिक योजना ” असे संबोधले आहे) शासनाने दिनांक २१ जून २०१३ रोजी मंजूर 
केली असून ती दिनांक १६ सप्टेंबर २०१३ पासून अमलात आलेली आहे; या मंजूर प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे जलालपूर , तालुका व जिल्हा 
नाशिक येथील गट नंबर ३४ ९ ( पै.) व ३५० ( पै.) ही जागा ६९ मीटर (४५ + १२ + १२ ) रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याने बाधित होत आहे 

आणि ज्याअर्थी, राज्यात मंजूर असलेल्या प्रादेशिक योजनांमध्ये उक्त अधिनियमाचे कलम २० अन्वये वेळोवेळी कराव्या लागणाऱ्या जमीन 
वापराच्या फेरबदलासंदर्भाने करावयाच्या कार्यपद्धतीबाबत उक्त अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र. क्र . 
४ ९/ १५/ नवि-१३ , दिनांक ६ मे २०१५ व दिनांक ४ जानेवारी २०१६ अन्वये शासनाने निर्देश दिलेले आहेत ( यापुढे ज्यास “ उक्त शासन निर्णय " 
असे संबोधले आहे ) व त्या अनुषंगाने शासनाने " प्रस्ताव छाननी समिती ” गठित केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, खालील अटींच्या अधीन राहून खालील फेरबदल करणे आवश्यक असल्याचे उक्त प्रस्ताव छाननी समितीचे मत झाले 
होते व त्यानुसार उक्त अधिनियमाचे कलम २०, पोट- कलम ( २) मधील तरतुदींनुसार उक्त फेरबदल खालील अटींच्या अधीन राहून मंजूर 
करण्याकरिता उक्त प्रादेशिक योजना सुधारित करणे आवश्यक होते (यापुढे ज्यास “प्रस्तावित फेरबदल ” असे संबोधले आहे ) ; 

फेरबदल 
( १ ) नकाशात दर्शविलेल्या A- B रस्त्याची [ मौजे जलालपूर , तालुका नाशिक येथील गट नंबर ३४ ९ ( पै. ) व ३५० ( पै.)] रुंदी ६९ मीटर 

( ४५ + १२ + १२ ) ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित करणे व रस्ता रुंदीकरणामधून मुक्त झालेले क्षेत्र रहिवास विभागात समाविष्ट करणे. 
( २ ) नियोजनाच्या दृष्टीने संलग्नता कायम राहण्याच्या दृष्टीने नकाशात दर्शविलेल्या A- C रस्त्याची (मौजे चांदशी, सर्व्हे नंबर ५८ मधील 

अस्तित्वातील इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक १५८ ) रुंदी ६ ९ मीटर ( ४५ + १२ + १२ ) प्रस्तावित करणे. 


w 


अट 


२०१८ 


( १ ) नकाशात दर्शविलेल्या A- B रस्त्याची रुंदी ६९ मीटर ( ४५ + १२ + १२) ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित केल्यामुळे रस्ता रुंदीकरणाच्या 

प्रस्तावामधून मुक्त होणाऱ्या संपूर्ण क्षेत्रासाठीचे अधिमूल्य शासन निर्णय , दिनांक ४ जानेवारी २०१६ मध्ये नमूद तरतुदीनुसार अर्जदार यांनी 

भरणे बंधनकारक राहील. 
( २) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 

आणि ज्याअर्थी, शासनाने उक्त अधिनियमाचे कलम १५१, पोट -कलम ( १) अन्वये शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस -१८१५/ प्र.क्र . ४ ९/ १५/ नवि -१३, 
दिनांक ११ जून २०१५ अन्वये कलम २० ( २), २० ( ३) व २० ( ४ ) खालील अधिकार विभागीय सहसंचालक , नगररचना यांना प्रदान केलेले आहेत ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम २० चे पोट- कलम (३) च्या तरतुदींनुसार सहसंचालक , नगररचना, नाशिक विभाग, नाशिक यांनी 
सूचना क्रमांक नावि / प्र.छा.स. / प्रा.यो./ कलम -२० (३)/मौजे जलालपूर , ता . नाशिक येथील गट नंबर ३४९ ( पै.) व इतर/ २९ ६ , दिनांक १३ 

मार्च 
अन्वये उक्त प्रस्तावित फेरबदलाबाबत सर्व संबंधितांकडून विहित मुदतीत सूचना / हरकती दाखल करणाऱ्यांना सुनावणी देण्याकरिता व त्यावरील 
अहवाल सादर करण्यासाठी सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक यांना प्राधिकृत करण्यात आले होते ; 

आणि ज्याअर्थी, प्राधिकृत अधिकारी तथा सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक यांनी वैधानिक कार्यवाही पूर्ण करून त्यांचा अहवाल 
सदस्य - सचिव यांचेकडे सादर केला आहे. तसेच प्रस्ताव छाननी समितीच्या दिनांक ३० जुलै २०१८ रोजीच्या बैठकीत अर्जदार यांनी अधिमूल्य रक्कम 
जमा केल्यानंतर कलम २० (४) ची अंतिम अधिसूचना निर्गमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार अर्जदार यांनी अधिमूल्य रकमेचा भरणा 
केला आहे. 

आता त्याअर्थी, याबाबतीत शासनाने प्रदान केलेल्या उक्त अधिकारांनुसार उक्त अधिनियमाच्या कलम २०, पोट -कलम ( ४) अन्वये उक्त 
फेरबदलास अटीस अधीन राहून पुढीलप्रमाणे मंजुरी देत आहे व त्यासाठी उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीची दिनांक २१ जून २०१३ रोजीची अधिसूचना 
सुधारित करण्यात येत आहे. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १ ९ ४० 

उक्त प्रादेशिक योजना मंजुरीच्या अधिसूचनेसोबत जोडलेल्या फेरबदलाच्या अनुसूचीतील शेवटच्या नोंदीनंतर पुढील नव्या नोंदीचा समावेश 
करण्यात येत आहे. 

नोंद 
नाशिक जिल्ह्याच्या मंजूर सुधारित प्रादेशिक योजनेनुसार मौजे जलालपूर , तालुका व जिल्हा नाशिक येथील गट नंबर ३४ ९ (पै. ) व ३५० (पै.) या 
जमिनीमधून जाणाऱ्या ६९ मीटर ( ४५ + १२ + १२) रुंद प्रादेशिक योजना रस्त्याबाबत खालीलप्रमाणे अटीस अधीन राहून फेरबदल करण्यात होत आहे. 

फेरबदल 
( १) नकाशात दर्शविलेल्या A- B [ मौजे जलालपूर , तालुका नाशिक येथील गट नंबर ३४९ ( पै.) व ३५० ( पै.) ] रस्त्याची रुंदी ६ ९ मीटर 

( ४५+ १२+ १२) ऐवजी २४ मीटर रुंद प्रस्तावित करणे व रस्ता रुंदीकरणामधून मुक्त झालेले क्षेत्र ( गट नंबर ३५० पै. मधील ग्रीन बेल्टचे 

क्षेत्र वगळता उर्वरित क्षेत्र) रहिवास विभागात समाविष्ट करण्यात येत आहे . 
( २ ) नियोजनाच्या दृष्टीने संलग्नता कायम राहण्याच्या दृष्टीने नकाशात दर्शविलेल्या A- C (मौजे चांदशी, सर्व्हे नंबर ५८ मधील अस्तित्वातील 

इतर जिल्हा मार्ग क्रमांक १५८ ) रस्त्याची रुंदी ६ ९ मीटर ( ४५+ १२+ १२ ) प्रस्तावित करण्यात येत आहे . 


, 


अट 


( १) उक्त शासन निर्णयात व त्यासोबतच्या सहपत्रात नमूद केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर जागेचा विकास करणे बंधनकारक राहील . 
उक्त मंजूर फेरबदल दर्शविणारा नकाशा नागरिकांच्या अवलोकनार्थ खालील कार्यालयांत कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत उपलब्ध राहील. 
( १) जिल्हाधिकारी , नाशिक 
( २ ) सहायक संचालक , नगररचना, नाशिक शाखा, नाशिक 
प्रस्तुत अधिसूचना www.dtp.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे . 


प्रतिभा भदाणे , 

सदस्य - सचिव , 
प्रस्ताव छाननी समिती तथा 
सहसंचालक , नगररचना , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , १२ फेब्रुवारी २०१९ . 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Joint Director of Town Planning , Nashik Division , Nashik 
TheMaharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 

No. NKDN /P.S.C./R.P . Nashik /Section 20 ( 4 )/Mouje Jalalpur, taluka Nashik / Gat No. 349 (Pt.) and 
Other/ 193 /2019.- Whereas , the Government has sanctioned the Revised Regional Plan for Nashik 
district on dated 21st June 2013 (hereinafter referred to as " the said Regional Plan ") under the provisions 
of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 (hereinafter referred to as " the said Act") and 
has come into force with effect from 16th September 2013 as per the said Regional Plan the land 
bearing Gat No. 349 (Pt.) and 350 (Pt.) of Mouze Jalalpur, taluka and district Nashik (hereinafter referred 
to as " the said area ") is affected by 69 meters (45 + 12 + 12 ) Regional Plan Road ; 

and whereas , the Government vide Resolution No. TPS - 1815 /CR -49/ 15 /UD - 13 , dated 6th May 2015 
and dated 4th January 2016 (hereinafter referred to as " the said Government Resolution " ) has issued the 
directives under Section 154 of the said Act, regarding the procedure to be followed under Section 20 of 
the said Act formaking changes in the use of land in the areas of Sanctioned Regional Plans and for that 
purpose constituted “ Proposal Scrutiny Committee " ; 

and whereas , the “ Proposal Scrutiny Committee " constituted under the said Government Resolution , 
is of the opinion that the modification mentioned below shallbe sanctioned and accordingly it is necessary 
to modify the said Regional Plan (hereinafter referred to as “ the said Modification ") in accordance with the 
provisions of sub - section ( 2 ) of Section 20 of the said Act, subject to the following conditions. 

Modification 
( 1) The width of the A - B Road [ S. No. 349 (Pt.) and 350 (Pt.) ofMouje Jalalpur] as shown on plan shall 
be proposed 24 meters instead of 69 meters (45 + 12 + 12 ) and the area released from Road Widening 
proposed to be included in Residential Zone . 


, 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


99 


(2 ) As per planning point of view formaintaining continuity the width of road A - C (existing other District 
Road No. 158 passing through S. No. 58 of Mouje Chandshi) as shown on plan shall be proposed 69 
meters (45 + 12 + 12 ) . 

Conditions 
( 1) It shall be binding to Applicant to deposit the premium amount for total area released from road 
widening due to proposed 24 meters wide instead of 69 meters ( 45 + 12 + 12 ) as shown on plan . 

(2 ) It shallbe binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in the said Government 
Resolution and Annexure with it . 

and whereas , as per the provision of sub - section (1) of Section 151 of the said Act, Government vide 
Notification No.TPS - 1815 /CR -49 / 15 /UD - 13 , dated 11th June 2015 has delegated the powers under Section 
20 ( 2 ), 20 (3 ) and 20 ( 4 ) of the said Act to the concerned Joint Director of Town Planning ; 

and whereas , in accordance with the provisions of sub -section ( 3 ) of Section 20 of the said Act, Joint 
Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik vide Notice No.NKDN /P.S.C./R.P . Nashik /Section 20 
( 3 )/Mouje Jalalpur, taluka Nashik / Gat No. 349 (Pt.) and Other/296 , dated 13th March 2018 has published , 
the Notice regarding the Proposed Modification and Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , 
Nashik was appointed to hear the suggestions / objections received within the stipulated period ; 

and whereas , the Appointed Officer has submitted his report to the Member - Secretary, also the 
Proposal Scrutiny Committee , in themeeting, dated 30th July 2018 accorded approval to this proposal 
and directed Member-Secretary to issue the Final Notification according to sub -section ( 4 ) of Section 20 , 
after payment of the premium by the Applicant. Accordingly the Applicant has deposited the premium 
amount. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 4 ) of Section 20 of the said Act, 
Joint Director of Town Planning, Nashik Division , Nashik hereby sanctions the said Modification and for 
that purpose amends the aforesaid Notification , dated 21st June 2013 as follows. 

In the said Regional Plan , the following New Entry shall be added after the Last Entry of the Schedule 
of Modifications. 

ENTRY 
In the Sanctioned Revised Regional Plan of Nashik district themodification regarding69 ( 45 + 12 + 12 ) 
meters wide Regional Plan Road passing through Gat No. 349 (Pt.), 350 (Pt.) ofMouje Jalalpur, taluka and 
district Nashik is sanctioned as below , subject to the following conditions : 

Modification 
( 1) The width of the A -B road [ S. No. 349 (Pt. ) and 350 (Pt. ) of Mouje Jalalpur ] as shown on plan shall 
be proposed 24 meters instead of 69 meters ( 45 + 12 + 12 ) and the area released from Road Widening 
( excluding green belt area in G. No. 350 ( Pt.) ] is included in Residential Zone . 

( 2 ) As per planning point of view for maintaining continuity thewidth of road A - C (existing other District 
Road No. 158 passing through S. No. 58 of Mouje Chandshi) as shown on plan is proposed 69 meters 
(45 + 12 + 12 ). 

Conditions 
It shall be binding to develop the said land as per the guidelines mentioned in said Government 
Resolution and Annexure with it . 

The Part Plan showing the abovesaid Sanctioned Modification shall be kept open for information of 
general public during office hours on all working days at the following offices : 

( 1) The Collector, Nashik 
( 2 ) The Assistant Director of Town Planning , Nashik Branch , Nashik 
This Notification is also be available on website www.dtp.maharashtra.gov.in 


PRATIBHA BHADANE , 

Member - Secretary, 
Proposal Scrutiny Committee and 
Joint Director of Town Planning, 

Nashik Division , Nashik . 


Nashik , 12th February 2019 . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ अक्कलकुवा/ एसआर-०५/ २०१२/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील लाकडाईपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या लाकडाईपाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे : 


२ 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव लाकडाईपाडा ( भगदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: पानशेवडीखाडी 


एकूण क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : खडीकपाणी 


७० हेक्टर ०० आर 


३ 


उत्तर 


: पिंपळगव्हाण , टेंभा 


४ 


दक्षिण : कुवळीटेंभा, मालगी हद्द 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल. या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 


नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


१३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर -०६ / २०१३/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील खुंटमाळपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


. 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खुंटमाळपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव खुंटमाळपाडा (भगदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


वाघमाऱ्या डोंगर 


-- 


एकूण क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : बिजरीगव्हाण शीव 


६५ हेक्टर ०० आर 


سه 


उत्तर 


: खडीकपाणी हद्द 


४ 


दक्षिण : बारीखाडी नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ अक्कलकुवा/ एसआर-०७/ २०१४ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील महूफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या महूफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव महूफळीपाडा (भगदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: मालपाडा शिवार , निकपाणी 


: 


९ ८ , 


-- 


२ 


पश्चिम : वाज्या आंबा नदी , पिंपलागव्हाण 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: मुरझळी नदी, वाहीफळी 


२१३ हेक्टर २५ आर 


४ 


दक्षिण : लाकडाईपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


१५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/एसआर -०८/ २०१५/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील वंठीपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वंठीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव वंठीपाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: डोंगरफळीपाडा 


९९ , ९ ८ , 


-- 


२ 


पश्चिम : सुरगस शीव 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: बामणी शिवार 


१४४ हेक्टर ३७ आर 


४ 


दक्षिण : बिजरीगव्हाण 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर -० ९/ २०१६/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील वानवाईपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वानवाईपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, गाव वानवाईपाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: कंजाला नदी 


४४ , 


३२ , 


-- 


२ 


पश्चिम : काटालाबाबा डोंगर 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: खिऱ्या डोंगर 


१९ २ हेक्टर ३८ आर 


४ 


दक्षिण : तुल्या डोंगर 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


१७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ अक्कलकुवा/ एसआर-१० / २०१७ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील डोंगरफळीपाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग , तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या डोंगरफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव डोंगरफळीपाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: पुनाला डाबरा , पाडवीपाडा शिवार 


९९ , 


-- 


२ 


पश्चिम : पाडाकुंडला, वंठीपाडा शिवार 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: पुतीमुंडका डोंगर , कालिकामाता मंदिर 


२२१ हेक्टर ८६ आर 


४ 


दक्षिण : फाकलपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/एसआर -११/ २०१८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील वाहीफळीपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वाहीफळीपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव वाहीफळीपाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: कोलदोरा 


९९ , 


-- 


२ 


पश्चिम : पाडवीपाडा 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: कंजाला शिवार 


१२० हेक्टर ६७ आर 


४ 


दक्षिण : महूफळी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


१ ९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर -१२ / २०१९/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील कोलदोरापाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या कोलदोरापाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, गाव कोलदोरापाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: निकपाणी 


९ ८ , 


-- 


२ 


पश्चिम : कुबोरीबारी नाला 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: वेऱ्याबारी 


८२ हेक्टर ७६ आर 


४ 


दक्षिण : 


तालानाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 

क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा / एसआर -१३ / २०२१/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील निकपाणीपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या निकपाणीपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, गाव निकपाणीपाडा ( भगदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


९९, १०० 


-- 


पूर्व : ओलपाडा, काफ्याटेंबा 
पश्चिम : ताला नदी, महूफळी 


२ 


एकूण क्षेत्र 


३ 


उत्तर 


: कोलदोरा 


२३५ हेक्टर ०० आर 


४ 


दक्षिण : बेज्यादगड नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


२१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ अक्कलकुवा/ एसआर-१४/ २०२३ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील उंबिलापाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या उंबिलापाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 


आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव उंबिलापाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: जांभीपाणी नाला , रोणी टेकडी 


१०० 


-- 


२ 


पश्चिम : कोलदोरा 


: 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: पवतीचा डोंगर 


२३१ हेक्टर ०० आर 


४ 


दक्षिण : ओलपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/ अक्कलकुवा/ एसआर-१५/ २०२६ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील मोजापाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मोजापाडा / पाड्यांचा समूह , 

वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार, तालुका अक्कलकुवा, गाव मोजापाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: सिंगुलीबार, रिषा डोंगर 


१०१ 


-- 


२ 


पश्चिम : जांभीपाणी, उंबिलापाडा 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: वेलखेडी शिवार 


११४ हेक्टर २१ आर 


४ 


दक्षिण : खासाड नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


२३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर -१६ / २०२७/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील गव्हाणीचापाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ११ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गव्हाणीचापाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव गव्हाणीचापाडा (भगदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: बोरीगव्हाण नाला 


१०० , १०१ 


-- 


२ 


पश्चिम : उंबिलापाडा 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: जांभीपाणी 


१५५ हेक्टर ६२ आर 


४ 


दक्षिण : खुंटबारा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


, 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/ एसआर -१७ / २०३०/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील बोरीगव्हाणपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोरीगव्हाणपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव बोरीगव्हाणपाडा ( भगदरी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


-- 


खासड नदी 


१०१ 


-- 


२ 


पश्चिम : गव्हाणीचा पाडा शीव 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: मोजापाडा शिवार 


८८ हेक्टर १ ९ आर 


४ 


दक्षिण : वेरी , चनवाई 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


२५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नंदुरबार 


, 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ अक्कलकुवा/एसआर -१८ / २०३२ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, भगदरी ग्रामपंचायतीतील सिंगुलीबारपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २ ऑक्टोबर २०१५ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, तळोदा उपविभाग, तळोदा यांनी यासंदर्भात दिनांक ९ जून २०१८ रोजी भगदरी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सिंगुलीबारपाडा/ पाड्यांचा समूह , 

वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नंदुरबार यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित 
करण्याची शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने, विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा नंदुरबार , तालुका अक्कलकुवा, गाव सिंगुलीबारपाडा ( भगदरी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: कात्री शिवार , गुंडापाडा 


१०१ 


-- 


२ 


पश्चिम : मोजापाडा 


एकूण क्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: रिषा डोंगर 


५८ हेक्टर ७६ आर 


४ 


दक्षिण : वेरी , खाडीपाडा 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-३ ९/ २०३४ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, न्यू बोराडी ग्रामपंचायतीतील सलईपाडा व धाबादेवीपाडा /पाड्यांचा समूह , 

वस्ती / वस्त्यांचा 

समूह यांनी 

महाराष्ट्र ग्रामपंचायती 
संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर 
करण्यासंदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी न्यू बोराडी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या सलईपाडा व धाबादेवीपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर, गाव सलईपाडा व धाबादेवीपाडा ( न्यू बोराडी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७२७ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वनक्षेत्र 


२ 


पश्चिम : ७१५ 


१० हेक्टर ०२ आर 


वनक्षेत्र 


سه 


उत्तर 


: ७१७ 


वनक्षेत्र 


४ 


दक्षिण : ७७२ 


वनक्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


२७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४०/ २०३५ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, न्यू बोराडी ग्रामपंचायतीतील जामनपाणी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २५ जुलै २०१८ रोजी न्यू 

बोराडी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जामनपाणी पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव जामनपाणी ( न्यू बोराडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ७१६ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वनक्षेत्र , नाला 


२ 


पश्चिम : 


७२७ 


४ हेक्टर ०० आर 


वनक्षेत्र, सरकार रेता पावरा वनजमीन 


سه 


उत्तर 


: ७१७ 


वनक्षेत्र , लुका कांजऱ्या पावरा 


४ 


दक्षिण : 


७७१ 


वनक्षेत्र , श्रावण उत्तम कोळी शेती 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या-२ /५/शिरपूर / एसआर-४१/ २०३६ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, न्यू बोराडी ग्रामपंचायतीतील तिखीबर्डी पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी न्यू बोराडी 
ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या तिखीबर्डी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव तिखीबर्डी ( न्यू बोराडी) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ६ ९९ 


सदर पाड्याचे 


एकूण क्षेत्र 


नाला 


२ 


पश्चिम : कोडीद शिवार 


१४ हेक्टर ०० आर 


नाला 


سه 


उत्तर 


: ७०४ 


तुकाराम गोटा पावरा यांची शेतजमीन 


४ 


दक्षिण : ७१३ 


आसाराम कुरश्या पावरा यांची शेतजमीन 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


२ ९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४२/ २०३७ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, भोईटी ग्रामपंचायतीतील हनुमानपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी भोईटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या 

समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


हनुमानपाडा / पाड्यांचा 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव हनुमानपाडा ( भोईटी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: खामखेडा प्र . आ . शिवार 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


नाला 


२ 


पश्चिम : फॉरेस्ट क . नं . ९९९ 


क . नं . ९९९ , 


खामखेडा प्र. आ . शिवार 


سه 


उत्तर 


: खामखेडा प्र . आ . शिवार 


२७७ हेक्टर १३ आर 


अनेर नदी 


४ 


दक्षिण : अनेर नदी 


अनेर नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


३० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४३/ २०३८ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, भोईटी ग्रामपंचायतीतील खंडयगड पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी भोईटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खंडयागड पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी , धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी , राजाराम माने , विभागीय आयुक्त , नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव खंडयगड ( भोईटी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


नदी 


: फॉरेस्ट , क . नं . १००२, 

गाजऱ्या बियानसिंग पावरा. 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 
क . नं . १००२, 


अभयारण्य 


२ 


पश्चिम : अनेर अभयारण्य 


२०७ हेक्टर २० आर 


नदी 


उत्तर 


: अनेर नदी 


टेकडी 


३ 

४ 


दक्षिण : फॉरेस्ट , क . नं . १००२ , 

आपसिंग गेंदया पावरा. 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील , 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त, 

नाशिक . 


नाशिक, ६ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


३१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४४/ २०३९/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भोईटी ग्रामपंचायतीतील बोरमळीपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी भोईटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या बोरमळीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव बोरमळीपाडा (भोईटी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


आंबा रस्ता 


पूर्व : ८४ ९ 
पश्चिम : रेव्हेन्यू 


२ 


क . नं . ८४९ , 


टेकडी 


سه 


उत्तर 


-- 


८४८ 


१४१ हेक्टर ०० आर 


नाला 


४ 


दक्षिण : रेव्हेन्यू 


टेकडी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


३२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ /शिरपूर / एसआर-४५/ २०४८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, भोईटी ग्रामपंचायतीतील मनिलालपाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी भोईटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या मनिलालपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव मनिलालपाडा ( भोईटी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९९९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


तलाव 


२ 


पश्चिम : ९९९ 


क . नं . ९९९ , 


नाला 


سه 


उत्तर 


: मनिलाल नाकू पावरा , गट नंबर ७५/१ 


२२८ हेक्टर ७४ आर 


मोठे पळसाचे झाड 


४ 


दक्षिण : ९९९ 


तलाव 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


३३ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४६/ २०४२ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, भोईटी ग्रामपंचायतीतील गुजरलीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी भोईटी ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या गुजरलीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव गुजरलीपाडा (भोईटी ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


४ 


१ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


टेकडी 


पूर्व 

: फॉरेस्ट , क . नं . ८४९ 
पश्चिम : सुकलाल डोंगऱ्या पावरा , गट नंबर २२ पैकी 


२ 


क . नं . ८४९ , 


नाला 


سه 


उत्तर 


: गिल्या जोत्या पावरा , 


गट नंबर 


२३ 

पैकी 


२२३ हेक्टर ३० आर 


आंबा शिवार 


४ 


दक्षिण : फॉरेस्ट क . नं . ८४ ९ 


गाव देवता मंदिर 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


३४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४७/ २०४९/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, नांद . ग्रामपंचायतीतील सामऱ्यापाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी नांदर्डे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या सामऱ्यापाडा/ पाड्यांचा 

समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 

समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे. 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर, गाव सामऱ्यापाडा ( नांदडें) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ २३ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


बोराडी-शिरपूर रस्ता 


२ 


पश्चिम : ९ २४ 


क . नं . ९ २४ , 


आंबडनाला 


سه 


उत्तर 


: ९ १३ 


२५६ हेक्टर ५६ आर 


टेकडी 


४ 


दक्षिण : ९ २६ 


आंबडनाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


३५ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ /शिरपूर / एसआर-४८ / २०५० / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, नांदर्डे ग्रामपंचायतीतील आंबाडपाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १३ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी नांदर्डे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या आंबाडपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव आंबाडपाडा (नांदडें) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ १२ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


आंबडनाला 


२ 


पश्चिम : ९ ० ९ 


क . नं . ९ १० , 


टेकडी 


سه 


उत्तर 


: ९ ११ 


२५५ हेक्टर ९ ५ आर 


आंबडनाला 


४ 


दक्षिण : ८ ९ ० 


आंबडनाला 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


३६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-४९/ २०५१ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, नांदर्डे ग्रामपंचायतीतील वाघबर्डी पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी , शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी नांदर्डे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या वाघबर्डी पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव वाघबर्डी ( नांदडें) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ ३५ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


वनजमीन , लहान टेकडी 


२ 


पश्चिम : महसूल क्षेत्र, वाडी 


क . नं . ९ ३७, 


पाणीपुरवठा टाकी 


سه 


उत्तर 


: ९ ३७ 


२०६ हेक्टर ९ ३ आर 


क . नं . ९ ३७ मोठी टेकडी 


४ 


दक्षिण : ९ ३८ 


क . नं . ९ ३८ प्रमाणपत्रधारक क्षेत्र 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


३७ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/कार्या -२/ ५/ शिरपूर / एसआर-५० / २०५२/ २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


, 


आणि ज्याअर्थी, चिलारे ग्रामपंचायतीतील खुटमळी पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


, 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी चिलारे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या खुटमळी पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव खुटमळी (चिलारे) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


पूर्व 


: १०० ९ 


सदर पाड्याचे 

एकूण 

क्षेत्र 


नदी 


२ 


पश्चिम : ९ ८ ९ 


क . नं . ९ ८ ९ , 


टेकडी 


سه 


उत्तर 


: ९९ ० 


0 हेक्टर ७० आर 


४ 


दक्षिण : 


१०११ 


मारोती मंदिर 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


३८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ /शिरपूर / एसआर-५१/ २०५४/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, चिलारे ग्रामपंचायतीतील पिरपाणीपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी चिलारे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पिरपाणीपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव पिरपाणीपाडा (चिलारे) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: १०१० 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : १०१२ 


क . नं . १०११ , 


पिरबाबा व नाला 


سه 


उत्तर 


: १०० ९ 


२ हेक्टर ०५ आर 


४ 


दक्षिण : १०१९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


३ ९ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ /शिरपूर / एसआर-५२/ २०५५/ २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, चिलारे ग्रामपंचायतीतील टिटवापाणी पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे 
उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी चिलारे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या टिटवापाणी पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव टिटवापाणी (चिलारे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास ) 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


पूर्व 


: १००७ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


२ 


पश्चिम : ९९ ० 


क . नं . ९९ १ , 


नाला 


سه 


उत्तर 


: ९९ १ 


२ हेक्टर ५० आर 


४ 


दक्षिण : १०० ९ 


कालीकराड ड्रॅम 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


४० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५/ शिरपूर / एसआर-५३/ २०५६ / २०१९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 

आणि ज्याअर्थी, चिलारे ग्रामपंचायतीतील फत्तेपूरपाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ११ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग, शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी चिलारे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या फत्तेपूरपाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी 
केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे , तालुका शिरपूर , गाव फत्तेपूरपाडा (चिलारे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


30 


१ 


पूर्व 


: २५ 


सदर पाड्याचे 


एकूण क्षेत्र 


नदी 


२ 


पश्चिम : ५४ 


ग . नं . ३० पैकी, 


देवमोगरा माता मंदिर 


سه 


उत्तर 


: ५५ 


१ हेक्टर ५० आर 


शिरपूर ते खामखेडा रस्ता 


४ 


दक्षिण : फॉरेस्ट टेकडी 


टेकडी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने, 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


४१ 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव 

जाहीर करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा धुळे 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ /५ /शिरपूर / एसआर-५४ / २०५८ / २०१ ९.- महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित 
करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते 


आणि ज्याअर्थी, सुळे ग्रामपंचायतीतील पाचोडपाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध 
( अनुसूचित क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १२ जुलै २०१८ रोजी गाव जाहीर करण्यासंदर्भात 
ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, उपविभागीय अधिकारी, शिरपूर उपविभाग , शिरपूर यांनी यासंदर्भात दिनांक २३ जुलै २०१८ रोजी सुळे ग्रामपंचायतीत 
येणाऱ्या पाचोडपाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली 
आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, धुळे यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, मी, राजाराम माने , विभागीय आयुक्त, नाशिक , पेसा नियमाच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावाच्या नैसर्गिक हद्दींचा तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


जिल्हा धुळे, तालुका शिरपूर , गाव पाचोडपाडा ( सुळे ) 


अ . क्र . 


हद्दींचा तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


पूर्व 


: ९ ६६ 


सदर पाड्याचे एकूण क्षेत्र 


एन . एच . ३ 


२ 


पश्चिम : ९ ६८ 


क . नं . ९ ६७, 


एन . एच. ३ 


سه 


उत्तर 


: ९ ६७ 


१२१ हेक्टर ७६ आर 


फॉरेस्ट 


४ 


दक्षिण : ९ ६७ 


सुळा नदी 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावाचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


राजाराम माने , 


विभागीय आयुक्त , 

नाशिक . 


नाशिक , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


४२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


जिल्हाधिकारी यांजकडून 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका भुसावळ, मौजे खडका 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


भूमापन क्रमांक / 


१ 


जिल्हा जळगाव 


२ 


हे . आर 


१३४ / १ - ब 


० २५ 


एकूण .. 


० २५ 


क्रमांक भूसंपा/ एसआर-१९ २/ २०१७/ कावि-२२३ / २०१९. - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक भूसंपादन/ एसआर-१९ २/ २०१७/ कावि 
२/२०१८ , दिनांक १० जानेवारी २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना 
काढली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत 
जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या 
जमिनीची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या 
सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 


- 


भासण्याची शक्यता आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने, कलम 
१५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), 
विचारात घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमीन 
संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्यांची खात्री पटली 
आहे; आणि म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) 
च्या तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे खडका, तालुका भुसावळ , ४००/३३ के.व्ही . 
खडका सब - स्टेशनच्या प्रयोजनासाठी. 

प्रकल्पकार्याचेवर्णन : मौजे खडका, तालुका भुसावळ , जिल्हा 
जळगाव येथील खाजगी शेतजमीन ४००/३३ के . व्ही . खडका सब 
स्टेशनच्या प्रयोजनासाठी. 
समाजाला मिळणारे लाभ : सबस्टेशन 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 

निरंक 

अनुसूची - चार 
मौजे खडका, तालुका भुसावळ , जिल्हा जळगाव येथील खाजगी 
शेतजमीन ४००/३३ के. व्ही . खडका सब- स्टेशनच्या प्रयोजनासाठी. 

अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचेपदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी , भुसावळ भाग , भुसावळ . 
( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी, 

भुसावळ 
भाग , भुसावळ शहर पोलीस स्टेशनजवळ , भुसावळ, तालुका भुसावळ , 
जिल्हा जळगाव . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक साशा/ मुख्य भूसं.अधि/ एसआर-१९ २/ 
२०१७, दिनांक २२ मार्च २०१७. 
टीप.-- उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे कार्यकारी अभियंता , सिव्हिल, 

जळगाव इएचव्ही सीसीसीएम , जळगाव व उपविभागीय अधिकारी , 
भुसावळ भाग , भुसावळ यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


“ 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी तथा 


किशोर दत्तात्रय राजे निंबाळकर, 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 
तथा समुचित शासन, जळगाव . 


भूसंपादन अधिकारी, भुसावळ भाग , भुसावळ, जिल्हा जळगाव यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


जळगाव , ५ फेब्रुवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


४३ 


. 


भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम ११ नुसार प्राथमिक अधिसूचना. 


परंतु , उक्त जमिनींच्या अथवा त्यांच्या भागाच्या मालकाने अर्ज 
केल्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांस विशेष परिस्थितीची कारणे लेखी नमूद 
करून, अशा मालकास उपरोक्त तरतुदींच्या प्रवर्तनातून सूट देता 


येईल ; 


जिल्हा जळगाव 


क्रमांक भूसंपादन / मौजे शेंदुर्णी ( कळमसरा )/ एसआर -१५८/ 
२०१६.- ज्याअर्थी, भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ ( २०१३ चा ३० ) याच्या कलम ३ च्या खंड (इ) च्या परंतुकाद्वारे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून काढण्यात आलेली 
शासकीय अधिसूचना, महसूल व वन विभाग क्रमांक संकीर्ण-११/ 
२०१४/ प्र. क्र . ७७/ अ -२, दिनांक १९ जानेवारी २०१५ (यात यापुढे 
जिचा निर्देश “ उक्त अधिसूचना ” असा करण्यात आला आहे) याद्वारे 
असे अधिसूचित केले आहे की , उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या 
खंड ( झेड -ए) मध्ये व्याख्या केलेल्या एखाद्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी , 
एखाद्या जिल्ह्यातील ५०० हेक्टरपेक्षा अधिक नसेल इतक्या क्षेत्राकरिता 
जमीन संपादन करण्याच्या संबंधात , अशा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी 
हा उक्त अधिनियमाच्या प्रयोजनासाठी समुचित शासन असल्याचे 
मानण्यात येईल ; 


. 


परंतु आणखी असे की , जर कोणत्याही व्यक्तीने या तरतुदीचे 
बुद्धिपुरस्सर उल्लंघन केल्यामुळे तिला झालेल्या कोणत्याही हानीची 
किंवा क्षतीची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून भरपाई दिली जाणार नाही ; 

तसेच , उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट - कलम ( ५ ) नुसार, 
जिल्हाधिकारी, भूमि संपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित 
भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क ( महाराष्ट्र ) नियम , २०१४ 
( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त नियम ” असा करण्यात आला आहे) 
याच्या नियम १० च्या उप -नियम (३ ) द्वारे विहित केल्याप्रमाणे भूमि 
अभिलेख्याच्या अद्ययावतीकरणाचे काम हाती घेणार असल्याचे व पूर्ण 
करणार असल्याचे देखील घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेले जिल्हाधिकारी , उक्त अधिनियमाखाली 
जिल्हाधिकाऱ्यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव यांस पदनिर्देशित करीत आहे . 

अनुसूची - एक 

जमिनीचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका जामनेर , मौजे शेंदुर्णी 

अंदाजित क्षेत्र 
गट क्रमांक 


. 


भूमापन क्रमांक/ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिसूचनेनुसार समुचित शासन असलेल्या 
जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्यांस यासोबतच्या अनुसूची- एकमध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेली जमीन ( यात यापुढे जिचा निर्देश 
“ उक्त जमीन ” असा करण्यात आला आहे) सार्वजनिक प्रयोजनासाठी 
अथवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे, असे वाटते . ज्याच्या 
स्वरूपाचेविवरण यासोबतच्या अनुसूची- दोनमध्ये दिलेले आहे आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम ११ च्या पोट- कलम (१) च्या तरतुदीन्वये 
याद्वारे असे अधिसूचित करण्यात येते की , उक्त जमिनीची उक्त सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


१ 


२ 


हे . आर 


२३०/२ पैकी 


लावणीलायक .. 


० १६ 


आणि ज्याअर्थी, प्रस्तावित भूमि संपादनाच्या अनुषंगाने बाधित 
व्यक्तींचे विस्थापन करण्यास भाग पाडणारी कारणे यासोबतच्या अनुसूची 
तीनमध्ये दिलेली आहेत 


आणि ज्याअर्थी, सामाजिक परिणाम निर्धारण सारांश यासोबतच्या 
अनुसूची- चारमध्ये दिलेला आहे; 


आणि ज्याअर्थी, कलम ४३ च्या पोट -कलम ( १) अन्वये पुनर्वसन व 
पुनर्वसाहत या प्रयोजनासाठी नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
यासोबतच्या अनुसूची-पाचमध्ये दिलेला आहे ; 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : मौजे शेंदुर्णी, तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव 
येथील लघू पाटबंधारे तलाव , कळमसरा , तालुका पाचोरा. 

प्रकल्पकार्याचे वर्णन : मौजे शेंदुर्णी, तालुका जामनेर, जिल्हा 
जळगाव येथील लघू पाटबंधारे तलाव, कळमसरा, तालुका पाचोरा . 
समाजाला मिळणारे लाभ : पाणीपुरवठा 

अनुसूची - तीन 
विस्थापन नाही 

अनुसूची - चार 
महाराष्ट्र शासन राजपत्र , असाधारण भाग चार , 
एप्रिल २०१८ नुसार भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना 
उचित भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , 
२०१३ महाराष्ट्र राज्यास लागू असताना, त्यात आणखी सुधारणा 
करण्यासाठी अधिनियमामधील कलम ३ मधील १० - क मधील तरतुदी 
नुसार लागू नाही. 


दिनांक २६ 


. 


त्याअर्थी आता, असे घोषित करण्यात येत आहे की , उक्त अधिनियमाच्या 
कलम ११ च्या पोट- कलम (४) नुसार कोणतीही व्यक्ती ही अधिसूचना 
प्रसिद्ध झाल्याच्या दिनांकापासून ते उक्त अधिनियमाच्या प्रकरण - चार 
खालील कार्यवाही पूर्ण होईल , त्या कालावधीपर्यंत उक्त जमिनींचा कोणताही 
भार निर्माण करणार नाही ; 


४४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


अनुसूची - पाच 
नियुक्त केलेल्या प्रशासकाचा तपशील 
( अ ) प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आलेल्या अधिकाऱ्याचे पदनाम : 
उपविभागीय अधिकारी, जळगाव भाग, जळगाव . 

( ब) प्रशासनाच्या कार्यालयाचा पत्ता : उपविभागीय अधिकारी , जळगाव 
भाग , जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालय आवार , आकाशवाणीजवळ , 
जळगाव , तालुका-जिल्हा जळगाव . 

( क ) ज्या अधिसूचनेद्वारे प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे 
त्या अधिसूचनेचा तपशील : क्रमांक मुख्य भू/ एसआर -१५८/ १६, दिनांक 
२३ नोव्हेंबर २०१६. 


वापर करून अधिसूचना क्रमांक ३२/९ ५ / ५६/ २०१६, दिनांक ९ ऑगस्ट 
२०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि त्याद्वारे असे 
अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ एक ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची “ दोन ” मध्ये 
अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता 
आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची शक्यता आहे ; 


-- 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम (२) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), विचारात 
घेतल्यानंतर, उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि 
म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम ( १) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे, असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 


टीप .- 


6 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार " 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


( १ ) प्रस्तावित संपादनाखालील उक्त जमिनींच्या आराखड्याचे निरीक्षण 

उपविभागीय अधिकारी कार्यालय , जळगाव भाग , जळगाव 
तसेच कार्यकारी अभियंता , लघू पाटबंधारे विभाग , जळगाव 

यांचे कार्यालयांमध्ये निरीक्षण करता येईल . 
( २) उक्त अधिसूचना प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून तर कार्यवाही 

पूर्ण होईपर्यंत प्रारंभिक अधिसूचनेत उल्लेख केलेल्या जमिनीचा 
कोणत्याही व्यक्तीने व्यवहार करू नये किंवा सदर जमिनीवर 

बोजा व अडथळा करू नये. 
( ३ ) संबंधित तलाठी यांनी संबंधित ७/१२ उताऱ्यावर संपादनाबाबत 

नोंद घ्यावी. 
( ४ ) दुय्यम निबंधक , जामनेर यांनी संपादनाखालील गटाच्या खरेदी 

विक्रीवर निर्बंधाबाबत कायद्यानुसार कार्यवाही करावी. 
( ५ ) तलाठी, शेंदुर्णी 

सदर अधिसूचनेची प्रत गाव चावडीवर डकवून प्रसिद्ध करावी व 
तसा प्रसिद्धीचा अहवाल या कार्यालयास सत्वर सादर करावा. 

किशोर राजे निंबाळकर , 

जिल्हाधिकारी , जळगाव 

तथा समुचित प्रशासन , जळगाव . 
जळगाव , ६ फेब्रुवारी २०१ ९. 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूसंपादन 
अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , एरंडोल यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


, 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव मंगरूळ 


२ ९ ८ / २- ब 


० ३३ 


२ ९ ८ / २ - अ 


.. 


o oy 


भूसंपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
भूसंपादन, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये अधिसूचना. 


२ ९ ८ / १ 


० १५ 


२ ९ ६ 


० 


०५ 


२ ९ ५ 


० ७३ 


जिल्हा जळगाव 


२ ९ ३/ १ 


० २६ 


२ ९ ३/ २ 


० ४३ 


क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव / एसआर-३२/९ ५/ ५६/ २०१६. - ज्याअर्थी, 
समुचित शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि 
संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा 
आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) (यात 
यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 


२४ ९ 


० २७ 


२ ९ १ 


० १८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १ ९ ४० 


४५ 


अनुसूची - एक - चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा 


समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ पायाभूत सोई 
तसेच पाझर तलावात पाणी येण्याने बागायती क्षेत्रात वाढ होऊन आर्थिक 
विकासाला चालना मिळेल. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा, 
गाव खोलसर , मंगरूळ व मोरफळ 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


१ 


२ 


हे . आर 


, 


गाव मंगरूळ - चालू 


निरंक 


२५० 


० १० 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


२८ ९ 


० १ ९ 


२५१/३ 


० १५ 


२५२ 


० ५० 


टीप .-- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूमि संपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग, एरंडोल , जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


२५७ 


० ०७ 


२५६ 


० ४७ 


.. 


२२९ / १ - अ 


० ०६ 


विजयानंद शर्मा, 
भूमि संपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 
एरंडोल , १८ जानेवारी २०१९ . 


२२ ९ / १ - ब 


० १४ 


. 


२२९ / १ - क 


० १३ 


२२ ९ / २ 


० ०१ 


.. 


२३०/२ 


० १५ 


भूसंपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई 
मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ चे 
कलम १९ अन्वये अधिसूचना. 


गाव मोरफळ 


१११/ २ - अ 


० २४ 


जिल्हा जळगाव 


१११ / १ - अ / १ 


० ११ 


११३/ १/ २ - अ / १/ ५/ १ 


० १३ 


११३/२ 


० ०३ 


११३/१/४ 


० ०४ 


११३/ १/ २ - ब 


० १० 


क्रमांक भूसंपादन प्रस्ताव क्रमांक १०६/ २०१६. - ज्याअर्थी, समुचित 
शासन असलेल्या जळगाव जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकाऱ्याने भूमि संपादन , 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करताना उचित भरपाई मिळण्याचा आणि 
पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३०) ( यात यापुढे 
ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) याच्या कलम 
११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा 
वापर करून अधिसूचना क्रमांक साशा/ भूसंपादन/ कावि-५४१ / २०१६, 
दिनांक 

२३ २०१८ अन्वये प्रारंभिक अधिसूचना काढली आहे आणि 
त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची 
" एक " मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेल्या जमिनींची, अनुसूची 

दोन ” मध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक 
प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा त्यांची आवश्यकता भासण्याची 
शक्यता आहे ; 


७५/३ 


० ५४ 


मे 


७५/२ 


.. 


० ५० 


“ 


१३ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : जामदा डावा कालवा , पारोळा शाखा, कि . मी . 
ते लघुपाटबंधारे तलाव , खोलसर, तालुका पारोळा पोहोच कालव्याच्या 
कामासाठी. 

प्रकल्पकार्याचेवर्णन : जामदा डावा कालवा, पारोळा शाखा, कि . 
मी . १३ ते लघुपाटबंधारे तलाव, खोलसर , तालुका पारोळा पोहोच 
कालव्याच्या कामासाठी. 


आणि ज्याअर्थी, जळगाव जिल्हाधिकारी यांनी कलम १५ च्या पोट 
कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल ( कोणताही असल्यास), विचारात 
घेतल्यानंतर , उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनी संपादित 
करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्यांची खात्री पटली आहे; आणि 


४६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १९ ४० 


म्हणून उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट -कलम (१ ) च्या 
तरतुदीअन्वये उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी उक्त जमिनींची आवश्यकता 
आहे , असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे; 


अनुसूची - एक - चालू 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल 


क्षेत्र 


- 


भूमापन क्रमांक/ 
गट क्रमांक 


आणि ज्याअर्थी, अनुसूची “ तीन ” मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबीयांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 

पुनर्वसाहत क्षेत्र ”म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले 
जात असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची “ चार 
मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे; 


१ 


२ 


हे . आर 


गाव विखरण – चालू 


३५४ 


० ३३ 


आणि ज्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये 
समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये भूसंपादन 
अधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे. 


३५५ 


० ४१ 


३५६ 


० २६ 


३५७ 


० ३४ 


अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनींचे वर्णन 


३५७ 


० २५ 


३५८/१ 


० ४० 


जिल्हा जळगाव, तालुका एरंडोल 


४२० 


० 


०४ 


क्षेत्र 


भूमापन क्रमांक / 
गट क्रमांक 


४१ ९ / १ - अ + १ - अ + १ - अ + २- ब 


० ४५ 


१ 


२ 


४१ ९/ १ - अ + १ - अ + १ - अ + २ - ब 


० ३८ 


हे . आर 


४१ ९ / १ - अ + १ - अ + १ - अ + २ - ब 


० ०७ 


गाव एरंडोल 


३ ९ ८ / १ 


० 


४४ 


७२/२ 


० २७ 


३ ९९ 


० ३४ 


७० 


० ५१ 


४०० 


० ५२ 


६ ९ 


० २६ 


३ ९ २ 


० ५५ 


गाव विखरण 


४६६ 


० ४७ 


४६५ 


.. 


० २५ 


, 


४६४ 


० ६१ 


४४ ९ / १ - ब / १ 


० २ ९ 


.. 


. 


० ६२ 


४४ ९ / १ - ब/ २ 
४४ ९ / १ - अ/ १ 


अनुसूची - दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 
प्रकल्पाचे नाव : अंजनी मध्यम प्रकल्प , उजवा जोड कालवा , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 

प्रकल्प कार्याचे वर्णन : अंजनी मध्यम प्रकल्प , उजवा जोड कालवा , 
तालुका एरंडोल , जिल्हा जळगाव. 

समाजाला मिळणारे लाभ : सार्वजनिक हितार्थ सदर प्रकल्पामुळे 
जमिनीसिंचनाखाली येणार असल्याने विकासाला चालना मिळेल. 

अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
जिल्हा जळगाव, तालुका पारोळा, 

गाव एरंडोल व विखरण 


० २१ 


४४ ९ / २ 


० २४ 


४४७/२ 


० १० 


४३२/१ 


० ७४ 


४३२/२ 


० 


00 


४३१/२ 


० ६८ 


.. 


निरंक 


४२ ९ 


१ १२ 


.. 


४१ ९/ २ 


० ३६ 


अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 


४२७ 


० २२ 


३ ९ १ 


० ५१ 


निरंक 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


४७ 


DEOLA NAGARPANCHAYAT, DEOLA 


टीप.- उक्त जमिनींच्या नकाशाचे भूमि संपादन अधिकारी तथा 

उपविभागीय अधिकारी , एरंडोल भाग , एरंडोल, जिल्हा जळगाव 
यांचे कार्यालयामध्ये निरीक्षण करता येईल . 


Declaration of Intention to prepare Development 

Plan of Deola Nagarpanchayat as per Section 
23 ( 1) read with Section 21 ( 2 ) ofMaharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 


विजयानंद शर्मा, 
भूमि संपादन अधिकारी तथा 
उपविभागीय अधिकारी, एरंडोल भाग , 

एरंडोल , जिल्हा जळगाव . 


NOTICE 


एरंडोल , १ फेब्रुवारी २०१९ . 


प्रभारी मुख्याधिकारी यांजकडून 

देवळा नगरपंचायत , देवळा 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 

२१ ( २ ) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १ ) नुसार देवळा नगरपंचायत 
क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत. 


No. NP / Deola/ 978 / 2019.- Government of 
Maharashtra in Urban Development Department 
vide it s Notification No.MCO - 2014 /CR - 136 /UD - 14 , 
dated 10th March 2015 constituted Deola 
Nagarpanchayat. It is necessary to prepare the 
Development Plan for the area of Nagarpanchayat 
as per Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 for Planned 
Development of the said area . 


Hence , the Deola Nagarpanchayat by its 
Resolution No. 309 , dated 11th February 2019 has 
given consent to declare its intention to prepare 
Development Plan as per provision of Section 
23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly , 
this Notice is being published . 


सूचना 
क्रमांक नपंदे/९ ७८ / २०१९ . - शासनाने नगर विकास विभागाकडील 
शासन निर्णय क्रमांक एमसीओ-२०१४/ प्र. क्र . १३६/ नवि -१४ , दिनांक 
१० मार्च २०१५ अन्वये देवळा नगरपंचायत स्थापन केलेली आहे. महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २) 
अन्वये नगरपंचायत क्षेत्राचानियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची 
विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे. 
सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 
चे कलम २१ ( २) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१) अन्वये देवळा नगरपंचायतीने 
क्षेत्राचा विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी 
विशेष सभेचा ठराव क्रमांक ३०९ , दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . 

महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे 
कलम २१ ( २) नुसार देवळा नगरपंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात , 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 

ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्या 
त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, देवळा नगरपंचायत, देवळा 
यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या 
सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल. 

हेमलता डगळे, 
प्रभारी मुख्याधिकारी , 
देवळा नगरपंचायत , देवळा, 

जिल्हा नाशिक . 
देवळा, १२ फेब्रुवारी २०१९ . 


The plan showing boundary of the area included 
in Development Plan of Deola Nagarpanchayat is 
kept open for inspection by the public on office 
working days during office hours at the Office of 
the Deola Nagarpanchayat as required under 
Section 23 ( 2) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 


Any suggestions / objections of the public in this 
regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer, Deola Nagarpanchayat, Deola within a 
period of 60 ( sixty ) days from the date of publication 
of this Notice in Maharashtra GovernmentGazette . 
The suggestions / objections shall be duly 
considered while preparing the Development Plan . 


HEMLATA DAGLE , 

I/ c . Chief Officer, 
Deola Nagarpanchayat, 

Deola , district Nashik . 


- 


Deola , 12th February 2019 . 


४८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


PETH NAGARPANCHAYAT, PETH 


मुख्याधिकारी यांजकडून 
पेठ नगरपंचायत , पेठ 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 

२१ ( २) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १) नुसार पेठ नगरपंचायत 
क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


Declaration of Intention to prepare Development 

Plan of Peth Nagarpanchayat as per Section 
23 ( 1) read with Section 21 (2 ) of Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 . 


NOTICE 


सूचना 


क्रमांक नपंपे/ ८७/ २०१९ . शासनाने नगर विकास विभागाकडील 
शासन निर्णय क्रमांक एमसीओ-२०१४/ प्र.क्र . १३६/ नवि -१४ , दिनांक १० 
मार्च २०१५ अन्वये पेठ नगरपंचायत स्थापन केलेली आहे . महाराष्ट्र 
प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ चे कलम २१ ( २ ) 
अन्वये नगरपंचायत क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी त्या क्षेत्राची 
विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे. 


No. NP/ Peth/ 87/ 2019.- Government of 
Maharashtra in Urban Development Department 
vide it s Notification No. MCO - 2014 /CR - 136 /UD - 14 , 
dated 10th March 2015 constituted Peth 
Nagarpanchayat. It is necessary to prepare the 
Development Plan for the area of Nagarpanchayat 
as per Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 for Planned 
Development of the said area . 


, 


सबब, महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम २१ ( २) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १) अन्वये पेठ नगरपंचायतीने 
क्षेत्राचा विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी 
विशेष सभेचा ठराव क्रमांक ८४ , दिनांक ८ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे . 


Hence , the Peth Nagarpanchayat by its 
Resolution No. 84 , dated 8th February 2019 has 
given consent to declare its intention to prepare 
Development Plan as per provision of Section 
23 ( 1) read with Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966. Accordingly , 
this Notice is being published . 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे 
कलम २१ ( २) नुसार पेठ नगरपंचायतीच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपंचायतीच्या कार्यालयात, 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 


The plan showing boundary of the area included 
in Development Plan of Peth Nagarpanchayat is 
kept open for inspection by the public on office 
working days during office hours at the Office of 
the Peth Nagarpanchayat as required under Section 
23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्या 
त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, पेठ नगरपंचायत , पेठ यांच्याकडे 
लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या सूचना / 
हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


Any suggestions / sbjections of the public in this 
regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer, Peth Nagarpanchayat, Peth within a period 
of 60 ( sixty ) days from the date of publication of 
this notice in Maharashtra Government Gazette . 
The suggestions / objections shall be duly 
considered while preparing the Development Plan . 


अनंत ग. जवादवार , 

मुख्याधिकारी, 
पेठ नगरपंचायत , पेठ , 

जिल्हा नाशिक. 


ANANT G. JAWADWAR, 

Chief Officer , 
Peth Nagarpanchayat, Peth , 

district Nashik . 


पेठ , ८ फेब्रुवारी २०१९ . 


Peth, 8th February 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


४ ९ 


चांदवड नगरपरिषद , चांदवड 


CHANDWAD MUNICIPAL COUNCIL , 

CHANDWAD 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 

२१ (२) च्या अनुषंगाने कलम २३ (१ ) नुसार चांदवड नगरपरिषद 
क्षेत्राची विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


Declaration of intention to prepare Development 

Plan of Chandwad Municipal Council as per 
Section 23 ( 1 ) read with Section 21 ( 2 ) of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 


सूचना 


NOTICE 


क्रमांक १६३/ १६४/ २०१ ९.- शासनाने नगर विकास विभागाकडे 
शासन निर्णय क्रमांक एमसीओ-२०१४/ प्र.क्र . १३६ / नवि -१४ , दिनांक 
१० मार्च २०१५ अन्वये चांदवड नगरपरिषद स्थापन केलेली आहे . 
महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ कलम 
२१ ( २) अन्वये नगरपरिषद क्षेत्राचा नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी 
त्या क्षेत्राची विकास योजना तयार करणे आवश्यक आहे. 


चे 


No. 163/ 164/ 2019. - Government of Maharashtra 
in Urban Development Department vide it s 
Notification No. MCO - 2014 /CR - 136 /UD - 14 , dated 
10th March 2015 , constituted Chandwad Municipal 
Council. It is necessary to prepare the Development 
Plan for the area of Chandwad Municipal Council 
as per Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act , 1966 for Planned 
Development of the said area . 


- 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम २१ ( २) च्या अनुषंगाने कलम २३ ( १) अन्वये चांदवड 
नगरपरिषद विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी 
विशेष सभेचा ठराव क्रमांक ०१, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये 
मान्यता दिली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध करण्यात येत 
आहे. 


Hence , the Chandwad Municipal Council by its 
Resolution No. 01, dated 11th February 2019 has 
given consent to declare its intention to prepare 
Development Plan as per provision of Section 
23 (1) read with Section 21 (2 ) of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act , 1966. Accordingly , 
this Notice is being published . 


- 


चे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
कलम २१ ( २) नुसार चांदवड नगरपरिषद विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 


The plan showing boundary of the area included 
in Development Plan of Chandwad Municipal 
Council is kept open for inspection by the public on 
office working days during office hours at the Office 
of the Chandwad Municipal Council as required 
under Section 21 ( 2 ) of the Maharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 . 


अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्या 
त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, चांदवड नगरपरिषद , चांदवड 
यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या 
सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल. 


Any suggestions / objections of the public in this 
regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer, Chandwad Municipal Council, Chandwad 
within a period of 60 (sixty ) days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra 
GovernmentGazette . The suggestions / objections 
shall be duly considered while preparing the 
Development Plan . 


अभिजीत वाय . कदम , 


मुख्याधिकारी , 


चांदवड नगरपरिषद , चांदवड , 


ABHIJIT Y. KADAM, 

Chief Officer, 
Chandwad Municipal Council, Chandwad , 

district Nashik . 


जिल्हा नाशिक . 


चांदवड , ११ फेब्रुवारी २०१९. 


Chandwad, 11th February 2019. 


५० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


अमळनेर नगरपरिषद, अमळनेर 


AMALNER MUNICIPAL COUNCIL , 

AMALNER 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९ ६६ चे कलम 

२३ ( १) व ३८ नुसार अमळनेर नगरपरिषदेची मूळ हद्दीची दुसरी 
सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर करणेबाबत . 


Declaration of intention to prepare Second 

Revised Development Plan of Original Limit of 
the Amalner Municipal Council as per Section 
23 (1) and 38 of Maharashtra Regional and 
Town Planning Act, 1966 . 


सूचना 


NOTICE 


क्रमांक ए.एम.सी.पी. नं . २०/ २०१९.- शासन नगर विकास 
विभागाकडील शासन निर्णय क्रमांक टीपीएस-१८१८ / १४८ ९ / प्र. क्र . 
३०३/ १८/ नवि -१३, दिनांक २५ जानेवारी २०१९ अन्वये अमळनेर 
नगरपरिषदेची महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१ ९ ६६ चे कलम २३ ( १) व ३८ अन्वये अमळनेर नगरपरिषद क्षेत्राचा 
नियोजनबद्ध विकास होण्यासाठी मूळ हद्दीची दुसरी सुधारित विकास 
योजना तयार करणे आवश्यक आहे. 


No. AMC / P. No. 20 / 2019.- Government of 
Maharashtra in Urban Development Department 
vide it s Notification No. TPS - 1818 / 1489 /CR - 303 / 
18 /UD - 13 , dated 25th January 2019 constituted 
Amalner Municipal Council. It is necessary to 
prepare the Second Revised Development Plan 
of Original limit for the area ofMunicipal Council 
as per Section 23 ( 1) and 38 of the Maharashtra 
Regional and Town Planning Act, 1966 for Planned 
Development of the said area . 


. 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
१९ ६६ चे कलम २३ ( १) व ३८ अन्वये मूळहद्दीची दुसरी सुधारित 
विकास योजना तयार करण्यासाठी अमळनेर नगरपरिषदेने तातडीची 
विशेष सभा क्रमांक २९, ठराव क्रमांक ६६३ , दिनांक १५ फेब्रुवारी 
२०१ ९ अन्वये मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार सदरची सूचना प्रसिद्ध 
करण्यात येत आहे. 


१ ९ ६६ चे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 
कलम २३ (२) नुसार अमळनेर नगरपरिषद विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनासाठी ठेवण्यात आलेला आहे. 


Hence , the Amalner Municipal Council by its 
Resolution No. 663 , dated 15th February 2019 
has given consent to declare its intention to 
prepare Original Limit of the Amalner Municipal 
Council as per Section 23 ( 1 ) and 38 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. Accordingly , this Notice is being published . 

The plan showing boundary of the area included 
in Development Plan of Amalner Municipal Council 
is kept open for inspection by the public on office 
working days during office hours at the Office of 
the Municipal Council as required under Section 
23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्यांनी 
ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर 
यांच्याकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात. विकास योजना तयार करताना त्या 
सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


Any suggestions / objections of the public in 
this regard , may be forwarded in writing to the 
Chief Officer, Amalner Municipal Council , Amalner 
within a period of 60 ( sixty ) days from the date of 
publication of this Notice in Maharashtra 
Government Gazette . The suggestions / objections 
shall be duly considered while preparing the 
Development Plan . 


श्रीमती शोभा बाविस्कर, 

मुख्याधिकारी, 
अमळनेर नगरपरिषद , अमळनेर , 


Mrs. SHOBHA BAVISKAR , 

Chief Officer, 
AmalnerMunicipal Council, Amalner, 

district Jalgaon . 


जिल्हा जळगाव . 


अमळनेर , १६ फेब्रुवारी २०१९. 


Amalner, 16th February 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


५१ 


सटाणा नगरपरिषद , सटाणा 


असलेल्या क्षेत्राची हद्द दर्शविणारा नकाशा नगरपरिषदेच्या कार्यालयात , 
कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी, कार्यालयीन वेळेत नागरिकांच्या 
अवलोकनार्थ ठेवण्यात आलेला आहे. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ चे कलम 

३८ सहकलम २३ ( १ ) नुसार सटाणा नगरपरिषद क्षेत्राची ( मूळ + 
वाढीव हद्द) सुधारित विकास योजना तयार करण्याचा इरादा जाहीर 
करणेबाबत . 


ज्या नागरिकांच्या याबाबत काही सूचना / हरकती असतील त्या 
त्यांनी ही सूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध होईल त्या तारखेपासून 
६० ( साठ ) दिवसांच्या आत मुख्याधिकारी, सटाणा नगरपरिषद, सटाणा 
यांचेकडे लेखी स्वरूपात द्याव्यात . विकास योजना तयार करताना त्या 
सूचना / हरकतींचा योग्य तो विचार करण्यात येईल . 


सूचना 


हेमलता पुंडलिक डगळे , 

मुख्याधिकारी, 
सटाणा नगरपरिषद , सटाणा , 

जिल्हा नाशिक. 


क्रमांक नगररचना/ २५७/ २०१९.- महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व 
नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ मधील कलम ३१ (१) अन्वये सटाणा 
नगरपरिषदेची वाढीव हद्दीची विकास योजना शासनाने अधिसूचना क्रमांक 
टीपीएस-११९ ८/ १९९ ७/प्र. क्र . ३८० (ब )/९ ८/ नवि -९, दिनांक १८ फेब्रुवारी 
२००० रोजी मंजूर केली आहे व ती दिनांक १ मे २००० पासून अमलात 
आलेली आहे. अधिनियमाचे कलम ३८ अन्वये विकास योजना वीस 
वर्षांतून एकदा सुधारित करणे आवश्यक आहे. शासनाच्या नगर विकास 
विभागाने दिनांक 

२५ २०१ ९ अन्वये अधिनियमाचे कलम १५४ 
अन्वये सदरची विकास योजना द्रुतगती पद्धतीने सुधारित करण्याची 
कार्यवाही करणेबाबत निदेश दिलेले आहेत. त्यानुसार विकास योजना 
सुधारित करण्यासाठी इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे. 


सटाणा, ११ फेब्रुवारी २०१९ . 


जानेवारी २०१९ 


SATANA MUNICIPAL COUNCIL , SATANA 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १९ ६६ मधील 
कलम ३१ ( १) अन्वये सटाणा नगरपरिषदेची मूळ हद्दीची विकास 
योजना शासनाने अधिसूचना क्रमांक टीपीएस -११०३/ २६४७/ प्र. क्र . ५३ 
(ब)/०५/ नवि-९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २००५ रोजी मंजूर केली आहे 
व ती दिनांक १५ डिसेंबर २००५ पासून अमलात आलेली आहे. 


Declaration of intention to prepare Revised 

Development Plan of Satana Municipal Council 
area (Original Limit + Additional Area ) as per 
Section 23 ( 1 ) read with Section 38 of 
Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. 


NOTICE 


शासनाच्या नगर विकास विभागाने अधिनियमाचे कलम १५४ अन्वये 
दिनांक १५ ऑक्टोबर २०१८ 

रोजी विकास योजना सुधारित करताना 
मूळ हद्द व वाढीव हद्द अशा दोन्ही भागांची विकास योजना एकत्रितरित्या 
तयार करण्याबाबत निदेश दिलेले आहेत . त्यानुसार सटाणा शहराच्या 
वाढीव हद्दीची विकास योजना सुधारित करताना मूळ हद्दीच्या विकास 
योजनेसह सुधारित करण्यासाठी इरादा जाहीर करणे आवश्यक आहे. 


No. Town Planning / 257/ 2019.- Government of 
Maharashtra in Urban Development Department 
vide it s Notification No. TPS - 1198/ 1997/ CR- 380 
(B )/ 98 /UD - 9 , dated 18th February 2000 has 
sanctioned the Development Plan of Additional 
Area of Satana Municipal Council under Section 
31 ( 1) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 and the same has came into 
force with effect from 1st May 2000. It is 
necessary to revise the Sanctioned Development 
Plan once in twenty years as per Section 38 of 
the Maharashtra Regional and Town Planning Act, 
1966. Government in Urban Development vide 
Order, dated 25th January 2019 has given 
directives under Section 154 of the said Act to 
revise the said Development Plan in a fastrack 
manner. Accordingly it is necessary to declare 
intention to revise the Development Plan . 


- 


सबब , महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , १ ९ ६६ 
चे कलम ३८ , सहकलम २३ (१) अन्वये सटाणा नगरपरिषदेच्या क्षेत्राची 
( मूळ हद्द + वाढीव हद्द) एकत्रित सुधारित विकास योजना तयार 
करण्याचा इरादा जाहीर करण्यासाठी सर्वसाधारण सभेचा ठराव क्रमांक 
४०१, दिनांक ११ फेब्रुवारी २०१९ अन्वये मान्यता दिली आहे. त्यानुसार 
सदरची अधिसूचना प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


चे 


महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम , 

१ ९ ६६ 
कलम २३ ( २) नुसार सटाणा नगरपरिषदेच्या विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 


५२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


Government of Maharashtra in Urban 
DevelopmentDepartment vide it s Notification No. 
TPS - 1103/ 2347/CR- 53 ( B )/ 05 / UD - 9 , dated 31st 
October 2005 has sanctioned the Development 
Plan of Original Limit of Satana Municipal Council 
under Section 31 ( 1) of theMaharashtra Regional 
and Town Planning Act, 1966 and the same has 
came into force with effect from 15th December 
2005. 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचले : (१ ) फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) 

( २ ) महाराष्ट्र शासनाचे( गृह विभाग ) परिपत्रक क्रमांक 

एफएलजी-१२०७/ प्र . क्र . ११/०७/३० , दिनांक २३ 


: 


ऑगस्ट २००७. 


Government in Urban Development Department 
vide Order, dated 15th October 2018 under Section 
154 of the said Act, has given directives to prepare 
Development Plan jointly ofOriginal Limit along with 
additional area while revision of the Developmen 
Plan . Accordingly at the time of revision of 
Development Plan ofAdditional Area it is necessary 
to declare intention including the area of Original 
Limit. 


( ३ ) केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाचे पत्र क्रमांक १५/ ०५/ 

२०१२/ पब्लिक , दिनांक १६ जुलै २०१२. 
( ४ ) महाराष्ट्र शासनाचे ( गृह विभाग) परिपत्रक क्रमांक 

०३१३/ ७१४/ प्र . क्र . ६२ /विशा १ - अ, दिनांक १४ जून 

२०१४ . 
( ५ ) महाराष्ट्र शासनाचे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाकडील 

परिपत्रक क्रमांक ६११४/ प्र.क्र . १६७/ एसडी-१, दिनांक 
५ डिसेंबर २०१४. 

आदेश 


२६ 


Hence , the Satana Municipal Council by its 
Resolution No. 401 , dated 11th February 2019 has 
given consent to declare its intention to prepare 
Development Plan of its area ( Original Limit + 
Additional Area ) as per provision of Section 38 and 
Section 23 ( 1) of the Maharashtra Regional and 
Town Planning Act , 1966. Accordingly , this Notice 
is being published . 


The plan showing boundary of the area included 
in Development Plan of Satana Municipal Council 
is kept open for inspection by the public on office 
working days during office hours at the Office of 
the Municipal Council as required under Section 
23 ( 2 ) of the Maharashtra Regional and Town 
Planning Act, 1966 . 


क्रमांक कक्ष-१/पीओएल -१ /१६७/ २०१ ९.- दरवर्षी जानेवारी 
रोजी प्रजासत्ताक दिन समारंभ राज्यभर साजरा करणेत येतो. 
राष्ट्रध्वजाचा आदर करणे हे देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचे आद्य कर्तव्य 
आहे. राष्ट्रध्वजाचा योग्य तो मान राखला जावा या संदर्भात शासनाकडील 
संदर्भीय परिपत्रकान्वये सूचना दिलेल्या आहेत. काहीवेळेस राष्ट्रीय 
कार्यक्रमांच्या वेळी तसेच विशेष कला- क्रीडा प्रसंगी वैयक्तिकरित्या 
वापरण्यात येणारे राष्ट्रध्वज नंतर इतस्तत : टाकले जातात , हे दृश्य 
राष्ट्रप्रतिष्ठेला शोभणारे नसल्याने राष्ट्रप्रतिष्ठेच्या दृष्टीने ही बाब 
गंभीर असल्याने केंद्र शासनाच्या गृह मंत्रालयाने राष्ट्रध्वजाकरिता 
प्लॅस्टिकच्या वापरास मान्यता दिलेली नाही. राष्ट्रध्वजाचा अवमान 
करणे व त्याची विटंबना होणे हे बोधचिन्हे व नावे ( अनुचित वापरास 
प्रतिबंध) अधिनियम , १ ९ ५० व राष्ट्रीय प्रतिष्ठा अवमान प्रतिबंध 
अधिनियम , क्रमांक ६९/ १९ ७१ व क्रमांक ५१/२००५ तसेच ध्वजसंहितेच्या 
तरतुदीनुसार दंडनीय अपराध आहे . 

सबब मी , रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी, नाशिक , 
फौजदारी प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ चे कलम १४४ ( १) ( २) अन्वये मला 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून संपूर्ण नाशिक 
( ग्रामीण) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द 
वगळून ) प्लॅस्टिकच्या राष्ट्रध्वजाचा वापर न करण्यासाठी व राष्ट्रध्वजाचा 
योग्य मान राखला जाईल यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून 
दिनांक १५ जानेवारी 

२०१९ 

पावेतो प्लॅस्टिकचा 
वापर करून राष्ट्रीय ध्वजाची निर्मिती, विक्री व वापर करणे यावर 
बंदी घालीत आहे. 


२०१९ ते 


३१ जानेवारी 


Any suggestions / objections of the public in this 
regard , may be forwarded in writing to the Chief 
Officer, Satana Municipal Council, Satana within a 
period of 60 ( sixty ) days from the date of publication 
of this Notice in Maharashtra GovernmentGazette . 
The suggestions / objections shall be duly 
considered while preparing the Development Plan . 


HEMLATA PUNDLIK DAGLE , 

Chief Officer, 
Satana Municipal Council, 

Satana , district Nashik . 


सदर आदेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी पुरेसा कालावधी 
नसल्याने फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३ चे कलम १४४ ( १ ) ( २) 
नुसार सदरचा आदेश एकतर्फी काढण्यात येत आहे. 

सदरचा आदेश दिनांक १० जानेवारी २०१९ रोजी माझ्या सही 
व शिक्क्यानिशी दिला असे. 

रामदास खेडकर , 

अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक. 
नाशिक , १० जानेवारी २०१ ९ . 


Satana, 11th February 2019 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


५३ 


मुंबई पोलीस अधिनियम, १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) अन्वये 


( ग) दगड किंवा क्षेपणास्त्रे, सोडावयाची किंवा फेकावयाची उपकरणे 
किंवा साधने घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


आदेश 


( घ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतिकात्मक प्रेताचेकिंवा चित्राचे 
प्रतिकृतिक प्रदर्शन अगर दहन करणे ; 


, 


( ड ) विनापरवाना सार्वजनिकरित्या समाजात तेढ व क्लेश निर्माण 
होईल अशा घोषणा करणे , गाणी म्हणणे , वाद्ये वाजविणे. 


- 


( च) सभ्यता अगर नीतिविरुद्ध असतील अशी किंवा शांतता धोक्यात 
आणतील अशी भाषणे करणे , हावभाव करणे अगर सोंग आणणे 
आणि तशी चिन्हे , फलक लावणे किंवा इतर कोणताही जिन्नस अगर 
वस्तू तयार करणे अगर त्याचा प्रसार करणे. 


. 


क्रमांक कक्ष-१ /पीओएल-१/ २२६ / २०१ ९.- ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , 
नाशिक ( ग्रामीण) यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक कक्ष -१४/ ३७ ( १) (३ ) / 
२१२/ २०१९, दिनांक ९ जानेवारी २०१९ अन्वये नाशिक ( ग्रामीण) 
जिल्ह्यातील विविध आंदोलने , धार्मिक सण , उत्सव व राज्यातील 
कायदा व सुव्यवस्थाविषयक घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर देशात कोठेही 
जातीय घटना घडल्यास, अशा घटनेच्या जिल्ह्यात प्रतिक्रिया उमटतात . 
विविध कामगार संघटनांचे गेटबंद व साखळी उपोषण चालू असते . 
हिंदू- मुस्लीम यांच्यात क्षुल्लक कारणांवरून वाद निर्माण होण्याची 
शक्यता असते , त्यामुळे जातीय तणाव निर्माण होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही. राज्यात इंधनाची दरवाढ होत असल्याने तसेच 
सध्या राज्यात धनगर समाजाचे आरक्षणासंदर्भात आंदोलन चालू आहे. 
तसेच शेतकऱ्यांच्या कांदा व इतर शेतीमालास भाव कमी मिळत 
असल्याने , त्याचेनिषेधार्थ शेतकरी यांचेमार्फत मोर्चे, धरणे, रास्तारोको, 
उपोषण करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नाशिक जिल्ह्यातील 
मालेगाव शहर हे अतिसंवेदनशील असून मनमाड, बागलाण , येवला, 
चांदवड व इगतपुरी ही ठिकाणे संवेदनशील आहेत . जिल्ह्यात विविध 
कंपन्या असून, कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी औद्योगिक कलह 
निर्माण होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता 
असल्याने, खबरदारीचा उपाय म्हणून संपूर्ण नाशिक ( ग्रामीण) जिल्ह्यात 
दिनांक १५ जानेवारी २०१ ९ चे ००.०० ते दिनांक २९ जानेवारी 
२०१९ चे २४.०० वाजेपावेतो मुंबई पोलीस कायदा , १ ९ ५१ चे कलम ३७ 
( १) ( ३) चे आदेश लागू करण्याची पोलीस अधीक्षक , नाशिक ( ग्रामीण ) 
यांनी विनंती केली आहे . 


हा आदेश शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या 
वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यारे बाळगणे आवश्यक 
आहे, अशा व धार्मिक कार्यक्रमातील इसमांना आवश्यक असणारी 
शस्त्रे वापरण्यास , तसेच शीख समाजाचे व्यक्तींना कृपाण बाळगण्यास 
प्रतिबंध असणार नाही. 


तसेच मुंबई पोलीस कायदा, कलम ३७ (३) अन्वये संबंधित तालुका 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या पूर्वपरवानगीखेरीज पाच अगर पाचपेक्षा 
जास्त समावेश असलेल्या कोणत्याही मंडळीस ( जमावास ) किंवा 
मिरवणुकीस, मोर्चा, सभा इत्यादींकरिता मनाई करीत आहे. 


सदरहू निबंध लग्नकार्य, धार्मिक कार्यक्रम , आठवडे बाजार अगर 
प्रेतयात्रेचे जमावास लागू होणार नाही. त्याचप्रमाणे हा आदेश पोलीस 
अधिकारी व कामावर असलेल्या इतर शासकीय अधिकारी, कर्मचारी 
यांना सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस संबंधित तालुका कार्यकारी 
दंडाधिकारी यांची रीतसर परवानगी घेतली आहे, अशा व्यक्तींना लागू 
राहणार नाहीत . 


चे 


वरील अहवालावरून माझी खात्री झाल्याने , खालील दर्शविलेल्या 
कालावधीत नाशिक ( ग्रामीण ) जिल्ह्यात ( मा . पोलीस आयुक्त , नाशिक 
शहर यांची हद्द वगळून) पोलिसांना कायदा आणि सुव्यवस्थेची 
परिस्थिती हाताळण्यास मदत व्हावी व शांतता राहावी म्हणून मी , 
रामदास खेडकर , अपर जिल्हादंडाधिकारी , नाशिक , मला मुंबई 
पोलीस कायदा, १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) नुसार प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून खालील कृत्ये करण्यास मनाई करीत आहे. 


सदरचा आदेश दिनांक १५ जानेवारी २०१९ चे ००.०० वाजेपासून 
ते दिनांक २ ९ जानेवारी २०१ ९ 

२४.०० वाजेपावेतो संपूर्ण नाशिक 
जिल्ह्यात (पोलीस आयुक्त , नाशिक शहर यांची हद्द वगळून) अंमलात 
राहील. 


. 


सदरचा आदेश आज दिनांक १४ जानेवारी २०१ ९ रोजी 
माझ्या सही व शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( क ) शस्त्रे, सोटे, तलवारी, भाले, दंडे, बंदुका , सुरे किंवा शारीरिक 
दुखापत करण्यासाठी वापरात येतील किंवा प्राणघातक असतील, अशी 
इतर कोणतीही वस्तू बरोबर घेऊन फिरणे अगर बाळगणे; 


रामदास खेडकर, 
अपर जिल्हादंडाधिकारी, 

नाशिक . 


नाशिक , 

१४ जानेवारी २०१ ९. 


( ख ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ विनापरवानगी 
बरोबर नेणे; 


५४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


क्रमांक ड/ कक्ष -३/पीओएल/ कावि -२४६/ २०१८.- पोलीस अधीक्षक , धुळे यांचेदिनांक ६ डिसेंबर २०१८ रोजीचे पत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
श्री एकमुखी दत्त जयंतीनिमित्त सारंगखेडा , जिल्हा नंदुरबार येथेदिनांक १२ डिसेंबर २०१८ ते ८ जानेवारी २०१९ रोजीपावेतो श्री एकमुखी दत्त 
प्रभुंची यात्रा भरणार आहे . 


सदर यात्रेसाठी धुळे व नंदुरबार जिल्ह्यांतून तसेच परिसरातून आणि गुजरात, मध्यप्रदेश या सीमेलगतच्या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर भाविक 
यात्रा व दर्शनासाठी येत असतात. सदर यात्रेचे मुख्य आकर्षण घोडा बाजार असून सदर यात्रेत भारतातील इतर राज्यांतून देखील व्यापारी घोडे खरेदी 
व विक्रीसाठी येतात . एस. टी. विभागाकडून प्रवासाच्या सोयीसाठी जादा बसेस उपलब्ध करून दिल्या जातात . एकंदरित सारंगखेडा यात्रेत भाविकांनी 
वाहने व एस. टी. बसेस यामुळे मोठ्या प्रमाणात कोंडी होणेची शक्यता असते. त्यातच धुळेकडून दोंडाईच्याकडे व दोंडाईच्याकडून शहादाकडे 
सारंगखेडा मार्गे अवजड वाहने सुरू राहिल्यास , यात्रेच्या वेळी वाहतुकीची कोंडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही . वाहतुकीच्या कोंडीमुळे 
वाहनधारक व प्रवासी / यात्रेकरू यांच्यात वाद होऊन किंवा अपघात होऊन कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 


सारंगखेडा यात्रेत वाहतुकीच्या कोंडीमुळे कोणताही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये व यात्रा सुरळीतपणे पार पडावी , याकरिता 
सर्व जड वाहनांकरिता (मालवाहतूक , ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर ) तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे वाहतूक वळविण्याचे मार्ग नियोजित करण्यात आलेले आहे व 
तशी अधिसूचना जारी / प्रसिद्ध होणेस विनंती केलेली आहे. 


अ.क्र . 


पासून 


पर्यंत 


दिनांक 


वेळ 


दिनांक 


वेळ 


१ 


१२ डिसेंबर २०१८ 


००.०० 


८ 


जानेवारी 

२०१९ 


२४.०० 


जड वाहनांसाठी, मालवाहतूक ट्रक , कंटेनर, ट्रेलरसाठी 


अ.क्र . 


प्रवासाचा जुना मार्ग 


वळविण्यात आलेला मार्ग 


१ 


दोंडाईचाकडून - सारंगखेडा - शहादा मार्गे गुजरात व 
मध्यप्रदेश . 


दोंडाईचा चौफुलावरून - नंदुरबार -प्रकाशा मार्गे गुजरात व 
मध्यप्रदेशकडे. 


२ 


धुळेकडून - शहादकडे जाणारी वाहतूक सोनगीर - 
दोंडाईचा - सारंगखेडा - शहादामार्गे गुजरात व 
मध्यप्रदेशकडे. 


धुळेकडून सोनगीर फाटा मार्गेशिरपूर - वडाळी 
अनरदबारी- शहादामार्गे गुजरात व मध्यप्रदेशकडे. 


पोलीस अधीक्षक, धुळे यांनी त्यांचेकडील पत्रात नमूद तारखेच्या कालावधीसाठी जड वाहनांकरिता (मालवाहतूक , ट्रक , कंटेनर व ट्रेलर ) 
यांसारख्या वाहनांसाठी मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३३ (१) ( ब) (क) ( फ ) (प) तसेच मोटार वाहन कायदा कलम, १९ ८८ चे कलम ११५ 
अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून मी , राहुल रेखावार , जिल्हादंडाधिकारी, धुळे याद्वारे श्री एकमुखी दत्त जयंती यात्रोत्सव आम 
जनतेच्या सोयीसाठी व्यवस्थित पार पडावा यासाठी वर नमूद केलेल्या कालावधीसाठी मार्ग बदलण्याची अधिसूचना प्रसारमाध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात 
आणि मध्यप्रदेश राज्यात प्रसिद्ध करीत आहे. 


राहुल रेखावार , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

धुळे. 


धुळे , ११ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


५५ 


जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 


मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ ( १) ( ३) अन्वये 


हावभाव करणे किंवा सोंग आणणे अगर तशी चित्रे , चिन्हे किंवा इतर 
वस्तू तयार करणेकिंवा त्यांचा प्रचार करणे ; 

( फ ) सार्वजनिक तसेच खाजगी ठिकाणी निवडणूक प्रचारार्थ, तसेच 
अन्य कारणास्तव सभा घेणेस, मिरवणुका काढणेस, पाचपेक्षा जास्त 
व्यक्ती एकत्र येण्यास मनाई करीत आहे . 


आदेश 


क्रमांक डीसी/कार्या ९ - ब-१/ ४९ ८/ २०१ ९.- पोलीस अधीक्षक , 
अहमदनगर यांचेकडील पत्र क्रमांक जिविशा/ प्रतिबंधात्मक आदेश-१०१३ / 
२०१९, दिनांक १ फेब्रुवारी २०१९ चे पत्रानुसार अहमदनगर जिल्ह्यात 
सध्याची परिस्थिती पाहता विविध संघटना / पक्षांकडून मोर्चे, धरणे , 
तसेच आंदोलने होत असून विविध समाजांकडून आरक्षण मागणीकरिता 
आंदोलने होण्याची शक्यता आहे . तसेच आगामी येणारे लोकसभा 
निवडणुकीचे अनुषंगाने विविध राजकीय पक्षाचे सभा, रॅली , एकमेकांवर 
आरोप - प्रत्यारोप यांसारखे कार्यक्रम चालू आहेत . सध्याची दुष्काळ परिस्थिती 
निर्माण झाल्याने शेतकरी संघटनेकडून विविध आंदोलने होण्याची शक्यता 
नाकारता येणार नाही. तसेच ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे हे 
लोकपाल आयुक्त नेमणे व शेतकऱ्यांचे मागण्यांकरिता यादव बाबा मंदिर , 
राळेगणसिद्धी, तालुका पारनेर येथे उपोषणास बसले आहेत . त्यांना 
विविध संघटना पाठिंबा देण्याची शक्यता आहे , याबाबत कळविले आहे . 


वरील आदेश खालील व्यक्तींना लागू होणार नाहीत . 
( अ) शासकीय सेवेतील व्यक्तींना, ज्यांना आपले वरिष्ठांचे आदेशानुसार 
कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार जवळ बाळगणे आवश्यक आहे , तसेच ज्या 
व्यक्तींना शारीरिक दुर्बलतेच्या कारणास्तव लाठी अगर काठी वापरणे 
आवश्यक आहे . 


( ब ) प्रेतयात्रा, धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक मिरवणुका, लग्न समारंभ , 
लग्नाच्या मिरवणुका हे कार्यक्रम. 

( क ) सभा घेणेस अगर मिरवणुका काढणेस ज्यांनी संबंधित प्रभारी 
पोलीस निरीक्षक तथा सहायक पोलीस निरीक्षक यांची रीतसर परवानगी 
घेतली आहे , अशा व्यक्ती. 

प्रस्तुतचा आदेश अहमदनगर जिल्हा महसूल स्थळसीमेच्या हद्दीत 
दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे ००.०० वाजेपासून ते दिनांक 
१७ फेब्रुवारी २०१९ रोजीचे २४.०० वाजेपावेतो कालावधीत जारी राहील. 

प्रस्तुतचा आदेश आज दिनांक ४ फेब्रुवारी २०१९ रोजी माझे सही व 
शिक्क्यानिशी दिला असे . 


OC 


राहुल द्विवेदी, 


जिल्हादंडाधिकारी , 


अहमदनगर . 


वरील पार्श्वभूमीवर काही कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणून पोलिसांना कर्तव्य बजावताना अडचण 
निर्माण होऊ नये , यासाठी अहमदनगर जिल्हा महसूल 

स्थळसीमेच्या 
हद्दीत मुंबई पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १) (३) चे प्रतिबंधात्मक 
आदेश जारी करणेबाबत पोलीस अधीक्षक , अहमदनगर यांनी त्यांचेकडील 
पत्र , दिनांक १ फेब्रुवारी २०१ ९ अन्वये विनंती केली आहे व तशी माझी 
खात्री झालेवरून मी , राहुली द्विवेदी , जिल्हादंडाधिकारी , अहमदनगर, 
मला मुंबई पोलीस अधिनियम , १९ ५१ चे कलम ३७ (१) (३ ) नुसार प्राप्त 
झालेल्या अधिकारांचा वापर करून आदेशात नमूद केलेल्या कालावधीत 
व ठिकाणी कोणाही इसमास खालील कृत्ये सक्षम अधिकाऱ्यांच्या 
पूर्वपरवानगीशिवाय करण्यास मनाई करीत आहे. 

( अ) शस्त्रे , काठ्या , सोटे, तलवारी , भाले , सुरे , बंदुका, दंडे अगर 
लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करणेसाठी वापरता येईल , अशी कोणतीही 
वस्तू बरोबर नेणे ; 

( ब) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाची किंवा 
फेकावयाची उपकरणे व साधने जवळ बाळगणे किंवा तयार करणे 
किंवा जमा करणे : 


अहमदनगर , ४ फेब्रुवारी २०१९. 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ) यांजकडून 


आदेश 


( क) कोणत्याही व्यक्तींच्या आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमेचे प्रदर्शन 


करणे ; 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव / सहकार / अधिसूचना / १४९ ७/ सन २०१८. 
मी , अशोक डी . बागल, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था ( दुग्ध ), 
जळगाव असे अधिसूचित करतो की , नियोजित मागासवर्गीय 
बहुउद्देशीय महिला बंदिस्त शेळी-मेंढीपालन व्यवसाय सहकारी 
संस्था मर्यादित, वडोदा , तालुका मुक्ताईनगर , जिल्हा जळगाव ही 
संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे ( सन १ ९ ६१ 
चा अधिनियम क्रमांक २४ ) कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ एमकेटीएनआर / एजीआर / 
( ओ)/ ( डी )/ ९ ४०/ २०१८ , दिनांक ६ सप्टेंबर २०१८ असा आहे. 


( ड) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक जवळ बाळगणे किंवा 
तयार करणे 


( इ) जाहीरपणे घोषणा देणे, गाणे म्हणणे, वाद्य वाजविणे ; 
( ई) सभ्यता अगर नीतिमत्ता यांस धक्का पोहोचेल किंवा शांतता 
धोक्यात येईल असे कोणतेही कृत्य करणे, आवेशपूर्ण भाषणे करणे , 


जळगाव , ६ सप्टेंबर २०१८ . 


५६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १९ ४० 


आदेश 


३१ जुलै २०१८ रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये 
कायम करीत आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये श्रीमती जे. बी. घडोजे, लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, चांदवड यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम 
करणेत येत आहे . 


क्रमांक जिदुविअ/ जळगाव/ सहकार / दूध उत्पा.सं.नोंद./ अधिसूचना / 
१५१९ / सन २०१८.- मी , अशोक डी . बागल , सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ), जळगाव असे अधिसूचित करतो की , 
नियोजित छत्रपती दूध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सामनेर , 
तालुका पाचोरा , जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे ( सन १९ ६१ चा अधिनियम क्रमांक २४) कलम 
९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचेवर्गीकरण कृषी संस्था असून उपवर्गीकरण 
अन्य कृषी संस्था आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ पीसीआर/ एजीआर / ( ओ)/ 
( डी)/ ९ ४२/ २०१८ , दिनांक १२ सप्टेंबर २०१८ असा आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही, शिक्क्यानिशी दिला असे . 


- 


चांदवड , २७ सप्टेंबर २०१८ . 


( १ ) या कार्यालयाकडील दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजीची महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७५ ( ५ ) व कलम 
७८ ( १) अन्वयेची कारणे दाखवा नोटिस. 


अशोक डी . बागल , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था ( दुग्ध ) , जळगाव . 


( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक वि -४/ 

ले.प.अह./ अप्राप्त / मध्यं.आदेश/ सन २०१८ , दिनांक ९ एप्रिल 
२०१८ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश. 


जळगाव, १२ सप्टेंबर २०१८ . 


( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 


मधील तरतूद . 


अंतिम आदेश 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 
( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 

७३ - क , ब (१०) ( १३) मधील तरतूद. 
( २ ) या कार्यालयाकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१/ मतदार यादी/ सन 

२०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१७. 


चे कलम 


( ३ ) या कार्यालयाकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१ / मतदार यादी/ सन 

२०१८ , दिनांक ४ जून २०१८ . 
( ४ ) अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , चांदवड यांचेकडील पत्र , 

दिनांक १६ जुलै २०१८ . 
( ५ ) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 

चे कलम १०२ ( १) अन्वये अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 
वि -४ / ले.प.अह./ अप्राप्त / मध्यं.आदेश/ सन २०१८, दिनांक ३१ जुलै 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 

क्रमांक वि -१ / पांडुरंग बहु. उसवाडे/ क . १०२ / अंतिम आदेश/ ६७७/ 
सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 
१०२ ( १ ) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , सविता 
प्र . शेळके, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , जिल्हा 
नाशिक पांडुरंग बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , उसवाडे, 
तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ९ एप्रिल २०१८ 
रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम करीत 
आहे . तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम 
१०३ ( १) अन्वये श्री . जी . के . भालेराव , अपर लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, चांदवड यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम 
करणेत येत आहे. 


२०१८ . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही , शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 


मधील तरतूद. 


चांदवड , २७ 

सप्टेंबर २०१८ . 


अंतिम आदेश 


( १ ) या कार्यालयाकडील दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजीची महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७५ ( ५) व कलम 
७८ ( १) अन्वयेची कारणे दाखवा नोटिस. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 

क्रमांक वि -४/ ओंकार बहु. वडाळीभोई/ क. १०२/ अंतिम आदेश / 
६७८ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 
कलम १०२ ( १) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , 
सविता प्र . शेळके , सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , चांदवड , 
जिल्हा नाशिक ओंकार बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
वडाळीभोई, तालुका चांदवड, जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 


, 


( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक वि -४/ 

ले.प.अह. / अप्राप्त / मध्यं.आदेश / सन २०१८ , दिनांक ९ एप्रिल 
२०१८ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


५७ 


( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही , शिक्यानिशी दिला असे. 


मधील तरतूद . 


अंतिम आदेश 


चांदवड , २७ 

सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 


१ ९ ६० चे कलम 


१ ९ ६० चे 


( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

७३- क , ब (१०) , ( १३) मधील तरतूद . 


( २) या कार्यालयाकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१/ मतदार यादी/ सन 

२०१८ , दिनांक २८ डिसेंबर २०१७. 


क्रमांक वि -१/ स्वयंशंकरजी बहु . दुगाव/ क. १०२/ अंतिम आदेश/ 
६७५ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १०२ ( १) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , 
सविता प्र . शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , 
जिल्हा नाशिक स्वयंशंकरजी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
दुगाव, तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक ९ एप्रिल 
२०१८ रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये कायम 
करीत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . जी . के . भालेराव, अपर लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, चांदवड यांची अवसायक म्हणून नेमणूक कायम 
करणेत येत आहे . 


( ३ ) या कार्यालयाकडील पत्र जावक क्रमांक वि -१/ मतदार यादी/ सन 

२०१८ , दिनांक ४ जून २०१८ . 
( ४ ) अपर लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , चांदवड यांचेकडील पत्र , 

दिनांक १६ जुलै २०१८ . 


. 


- 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही, शिक्क्यानिशी दिला असे. 


( ५ ) या कार्यालयाकडील महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १०२ ( १) अन्वये अंतरिम आदेश जावक क्रमांक 
वि -४/ ले.प.अह./ अप्राप्त / मध्यं.आदेश/ सन २०१८ , दिनांक ३१ जुलै 


२०१८ . 


चांदवड , 


२७ 


सप्टेंबर 

२०१८ . 


( ६ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 


मधील तरतूद . 


अंतिम आदेश 


( १ ) या कार्यालयाकडील दिनांक ८ मार्च २०१८ रोजीची महाराष्ट्र 

सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ७५ ( ५ ) व कलम 
७८ ( १) अन्वयेची कारणे दाखवा नोटिस. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 


( २) या कार्यालयाकडील मध्यंतरीय आदेश जावक क्रमांक वि -४/ 

ले.प.अह. / अप्राप्त / मध्यं.आदेश/ सन २०१८ , दिनांक 
२०१८ रोजीचा मध्यंतरीय आदेश . 


९ एप्रिल 


१९ ६० 


चे 


( ३ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ 


मधील तरतूद . 


क्रमांक वि -४/ स्व . सुरेश बहु.वडनेरभैरव / क . १०२ / अंतिम आदेश / 
६७९ / सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
कलम १०२ ( १ ) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून 
मी , सविता प्र . शेळके, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , 
जिल्हा नाशिक स्व . सुरेश बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , 
वडनेरभैरव , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस दिनांक 
३१ जुलै २०१८ रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या आदेशान्वये 
कायम करीत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये श्री . जी . के . भालेराव , अपर 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था , चांदवड यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक कायम करणेत येत आहे. 


अंतिम आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 

क्रमांक वि -१/ गुरुदत्त दगडखाणकाम/ क . १०२/ अंतिम आदेश / 
६७६/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १०२ (१) ( क ) अन्वये प्राप्त विधीशक्तीचा वापर करून मी , 
सविता प्र. शेळके , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चांदवड , 
जिल्हा नाशिक गुरुदत्त दगड खाणकाम मजूर सहकारी संस्था 
मर्यादित , उधूळ , तालुका चांदवड , जिल्हा नाशिक या संस्थेस 
दिनांक ९ एप्रिल २०१८ रोजी देण्यात आलेला मध्यंतरीय आदेश या 
आदेशान्वये कायम करीत आहे. तसेच महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १०३ ( १) अन्वये श्रीमती जे. बी. घडोजे , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, चांदवड यांची अवसायक म्हणून 
नेमणूक कायम करणेत येत आहे. 


सदरचा आदेश आज दिनांक २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझे 
सही, शिक्यानिशी दिला असे. 


९ 


सविता प्र. शेळके , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चांदवड , 

जिल्हा नाशिक . 


, 


चांदवड , २७ सप्टेंबर २०१८ . 


५८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


( १ ) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १०२ व 

१०३ ( ४ ) . 


( २) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था/ 

क . १०२/ म.आ.कायम / २०१५ , दिनांक १६ डिसेंबर २०१५. 


. 


कायदा , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार शिरपूर तालुका बागायतदार सहकारी संघ मर्यादित , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेवर श्री . वाय . एच. 
दाऊळकर , सहकारी अधिकारी , श्रेणी-२, अधीन सहायक निबंधक, 
सहकारी संस्था , शिरपूर यांच्याऐवजी श्री . एन. डी . वाणी, सहकार 
अधिकारी, श्रेणी-१, अधीन सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर यांची नियुक्ती करण्याबाबतचा आदेश आज दिनांक १८ 
सप्टेंबर २०१८ रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे. 
शिरपूर , १८ सप्टेंबर २०१८ . 


( ३) श्री . ओमप्रकाश गुलाबचंद अग्रवाल , राहणार शिरपूर यांच्याकडील 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ चे पत्र . 


( ४ ) या कार्यालयाचा अवसायक बदल आदेश जावक क्रमांक विनियमन / 

अवसायक बदल/ कलम १०३ ( ४ )/ सन २०१८ , दिनांक १८ 


सप्टेंबर २०१८ . 


, 


( ५ ) श्री . एन . डी . वाणी, सहकारी अधिकारी , प्रथम श्रेणी यांचेकडील 

दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ चे पत्र. 


आदेश 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 


- 


क्रमांक विनियमन / अवसायक बदल/ कलम १०३ ( ४) / ५४ ९ / सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
कायदा , १ ९ ६० चे कलम १०३ ( ४ ) अन्वये मला प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार शिरपूर तालुका बागायतदार सहकारी संघ मर्यादित , 
शिरपूर, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे या संस्थेवरील वाचावे क्रमांक 
४ अन्वये काढलेला अवसायक बदलाचा आदेश रद्द करण्यात येऊन 
वाचावे क्रमांक २ च्या अंतिम आदेशान्वये श्री . वाय . एच. दाऊळकर , 
सहकारी अधिकारी, श्रेणी-२ , अधीन सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , शिरपूर यांची नियुक्ती कायम करण्याबाबतचा आदेश आज 
दिनांक ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझी सही आणि कार्यालयीन 
मुद्रेसह देत आहे . 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / जीएनएल /( ओ)/ ७३४ / २०१८-१९ / ५ ९ २ / 
सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर, जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित इंडिया ॲग्रो 
फामर्स को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ जीएनएल/( ओ)/ ७३४/ २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक 
९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 

संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये 
सर्वसाधारण संस्था आणि उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे 
आहे. 


धुळे , ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


९ 


शिरपूर , 


९ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


आदेश 


( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ व 

१०३ ( ४ ). 


( २) या कार्यालयाकडील अंतिम आदेश जावक क्रमांक आस्था / 

क . १०२/ म.आ.कायम / २०१५, दिनांक १६ डिसेंबर २०१५. 


क्रमांक डीएलई / एसपीआर/ जीएनएल /( ओ)/ ७३५/ २०१८-१९ / ६०२/ 
सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित जनकल्याण 
शेतीपूरक सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल/( ओ)/ ७३५/ २०१८-१९ / सन २०१८ , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


( ३) श्री. ओमप्रकाश गुलाबचंद अग्रवाल, राहणार शिरपूर यांच्याकडील 

दिनांक ११ सप्टेंबर २०१८ चे पत्र . 


आदेश 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १०२ अन्वये 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १२ ( १) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये 
सर्वसाधारण संस्था आणि उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे 
आहे. 


क्रमांक विनियमन/ अवसायक बदल / कलम १०३ ( ४) / ४५१/ सन 
२०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 


. 


धुळे , ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


५ ९ 


आदेश 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १२ ( १ ) व त्याखालील नियम १० ( १ ) अन्वये सर्वसाधारण 
संस्था आणि उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे आहे . 


, 


धुळे , ९ ऑक्टोबर २०१८. 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल /( ओ)/ ७३६/ २०१८-१९ / ६१२/ 
सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित पंडीत 
दिनदयालजी उपाध्याय शेतीपूरक सहकारी संस्था मर्यादित , 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात 
आलेली असून तिचा नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल / 
( ओ)/ ७३६ / २०१८-१९ / सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 


आदेश 


, 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व त्याखालील नियम १० (१ ) अन्वये 
सर्वसाधारण संस्था आणि उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे 
आहे. 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल/( ओ) / ७३ ९ / २०१८-१९/ ६४२/ 
सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित माँ बिजासनी 
शेतीपूरक सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल / ( ओ) / ७३९/ २०१८-१९/ सन २०१८ , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


धुळे, ९ ऑक्टोबर २०१८. 


संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ ( १) व त्याखालील नियम १० ( १) अन्वये 
सर्वसाधारण संस्था आणि उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


मनोज चौधरी, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


धुळे , ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


९ 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल /( ओ)/ ७३७/ २०१८-१९ / ६२२ / 
सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक, सहकारी संस्था , 
शिरपूर, जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित डॉ . शामाप्रसादजी 
मुखर्जी शेतीपूरक सहकारी संस्था मर्यादित, शिरपूर , तालुका 
शिरपूर , जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली 
नोंदणी क्रमांक डीएलई/ एसपीआर / जीएनएल/( ओ)/ ७३७/ २०१८-१९ / 
सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 

संस्थेचे वर्गीकरण महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १२ (१) व त्याखालील नियम १० (१) अन्वये 
सर्वसाधारण संस्था आणि उपवर्गीकरण ( क ) इतर संस्था असे 
आहे. 


आदेश 


धुळे , ९ ऑक्टोबर २०१८. 


९ 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ श्री महालक्ष्मी बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा/ २९ ६५/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , 
श्री महालक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , बाबुर्डी, 
तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० (१) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


आदेश 


क्रमांक डीएलई/ एसपीआर/ जीएनएल / ( ओ)/ ७३८ / २०१८-१९ / ६३७/ 
सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
शिरपूर , जिल्हा धुळे जाहीर करतो की , नियोजित गुरुकृपा 
शेतीपूरक सहकारी संस्था मर्यादित , शिरपूर , तालुका शिरपूर , 
जिल्हा धुळे ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम ९ (१) अन्वये नोंदणी करण्यात आलेली असून तिचा नोंदणी 
क्रमांक डीएलई / एसपीआर/ जीएनएल/ ( ओ) / ७३८/ २०१८-१९ / सन २०१८ , 
दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल/ सी / 
११ ९९ / सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


श्रीगोंदा, ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


६० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


आदेश 


अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
११ ९ ७/ सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


श्रीगोंदा , 


९ 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


क्रमांक सनिश्री/वि -२ /प्रगतशील बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
२९ ६ ९ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , प्रगतशील 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , तांदुळी दुमाला , तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १० ( १) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


, 


आदेश 


. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर /एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२०१/ सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / मुंजोबाकृपा बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / २ ९ ८१/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा , तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , 
मुंजोबाकृपा बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, वेळू (पाचारणे 
मळा), तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम 
१० ( १) अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून 
उपवर्गीकरण व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


श्रीगोंदा , 


९ 


ऑक्टोबर 

२०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
११ ९ ८ / सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


श्रीगोंदा , 


ऑक्टोबर २०१८ . 


- 


क्रमांक सनिश्री /वि -२/शिवगणेश बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा / २९ ७३/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , 
शिवगणेश बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, तांदळी दुमाला, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) 
अन्वये या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था 

असून 

उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
१२०२/ सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ मातोश्री बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा/ 
२ ९ ४२/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा , 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , मातोश्री 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगावपिसा, तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


श्रीगोंदा , 


९ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
११ ९ ३ / सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


श्रीगोंदा , 


९ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


, 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२ / कृषि समृद्धी बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ 
जाहीरनामा/ २९ ७७/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , 
कृषी समृद्धी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी 
संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली 
असून महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० 

चे कलम १० ( १ ) 


आदेश 


. 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ राजलक्ष्मी बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी / 
जाहीरनामा / २ ९ ४६ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , 
श्रीगोंदा, तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


६१ 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल/ सी / 
११ ९ ६/ सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


राजलक्ष्मी बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, निंबवी, तालुका 
श्रीगोंदा , जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १० (१ ) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे. 


रावसाहेब खेडकर , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीगोंदा , 


९ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसजीए/ जीएनएल / सी / 
११ ९ ५ / सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


आदेश 


श्रीगोंदा, ९ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक विकास -१ / पुनर्रचना/सिद्धार्थ मागास गृहनिर्माण/ सन 
२०१८.- मी , मंगेशकुमार आर . शहा, सहायक निबंधक , सहकारी 
संस्था , जामनेर , तालुका जामनेर , जिल्हा जळगाव मला महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १९ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारान्वये सिद्धार्थ मागासवर्गीय सहकारी हौसिंग सोसायटी 
मर्यादित, जामनेर , तालुका जामनेर, जिल्हा जळगाव या संस्थेचे 
सदर आदेशाच्या तारखेपासून पुनरुज्जीवन झाल्याचे घोषित करीत 
आहे. 


क्रमांक सनिश्री/वि -२/ श्री उदय बहुउद्देशीय/ संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
२९ ५३/ सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , उदय 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित , पिंपळगावपिसा , तालुका 
श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा 
अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये 
या संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण 
व्यापारी संस्था असे करण्यात येत आहे . 


श्री . एस . डी . पाटील , कनिष्ठ लिपिक अधीन सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , जामनेर यांना पुनरुज्जीवन नंतरची संस्थेच्या पहिल्या 
साधारण सभेस हजर राहाणेबाबत प्राधिकृत करण्यात येत आहे . 
सदर सभेत निवड झालेल्या संचालक मंडळाची निवड प्रक्रिया 
निवडणुकीद्वारे करणे हे संस्थेवर बंधनकारक राहील . 


सदरचा आदेश आज दिनांक १८ सप्टेंबर २०१८ रोजी माझ्या 
सही, शिक्क्यानिशी व कार्यालयीन मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे. 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसजीए/ जीएनएल / सी / 
११ ९ ४ / सन २०१८ , दिनांक ९ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे . 


श्रीगोंदा , 


९ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


मंगेश आर. शहा , 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , जामनेर , 

जिल्हा जळगाव . 


आदेश 


जामनेर , १८ सप्टेंबर २०१८ . 


, 


वाचावे.- ( १) महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 


१ ९ ६० चे 


कलम १८ . 


क्रमांक सनिश्री/ वि -२/ सत्यम बहुउद्देशीय / संस्था नोंदणी/ जाहीरनामा / 
२९ ३८ / सन २०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीगोंदा, 
तालुका श्रीगोंदा, जिल्हा अहमदनगर जाहीर करतात की , सत्यम 
बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, बनपिंप्री , तालुका श्रीगोंदा, 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , 
१ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १० (१) अन्वये या 
संस्थेचे वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण व्यापारी 
संस्था असे करण्यात येत आहे. 


( २) या कार्यालयाचा अंतिम आदेश जा . क्र . आस्था/ अंतिम 

आदेश/ गृहनिर्माण/ सन २०१५, दिनांक ९ ऑक्टोबर 
२०१५. 


, 


, 


( ३) अवसायक , श्री . आर. डी. पाटील , अरुणोदय सहकारी 

गृहनिर्माण संस्था मर्यादित, चोपडा, तालुका चोपडा, 
जिल्हा जळगाव यांचा दिनांक २० जून २०१८ 
रोजीचा प्रस्ताव , फेरप्रस्ताव दिनांक ३० जून २०१८ . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


( ४ ) या कार्यालयाचा मसुदा आदेश जा . क्र . आस्थापना/ 

अरुणोदय गृनि / पुनर्जीवन/ २०१८, दिनांक ७ जुलै 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे . 


२०१८ . 


आदेश 


चोपडा , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक आस्थापना/ अरुणोदय गृनि / पुनर्जीवन /११७४/ सन २०१८. 
मी , किशोर पाटील , सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , 
जिल्हा जळगाव महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
कलम १८ अन्वये मला प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार अरुणोदय 
सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा, 
जिल्हा जळगाव या संस्थेचे पुनर्जीवन वर नमूद केलेल्या कारणास्तव 
व परिस्थितीच्या आधारावर , तसेच संस्थेच्या अवसायकांनी सादर 
केलेल्या प्रस्तावाच्या आधारावर करीत आहे . 


सदरचा आदेश आज दिनांक २४ जुलै २०१८ रोजी कार्यालयीन 
मुद्रा ठसवून निर्गमित केला असे . 


क्रमांक जेजीए / सीडीए / जीएनएल / ओ / १२६६/ १४५५/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, चोपडा, जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , अटल अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १ ) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए / सीडीए / 
जीएनएल/ ओ / १२६६/ २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे . 


चोपडा , २४ जुलै २०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल / ओ / १२६५ / १४५४ / सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , श्री सिद्धीविनायक अभिनव सहकारी 
संस्था मर्यादित, चोपडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ (१) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / 
जीएनएल / ओ / १२६५/ २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 


चोपडा , १२ 


ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १० (१) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ जीएनएल/ ओ / १२६८/ १४५७/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , पं . दिनदयाल उपाध्याय अभिनव 
सहकारी संस्था मर्यादित , चोपडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
९ ( १) व महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम 
२४ अन्वये नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ 
सीडीए/ जीएनएल/ ओ/ १२६८/ २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ 
असा आहे . 


चोपडा, १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल/ ओ / १२६७/ १४५६ / सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , सातपुडा अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम ९ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ 
जीएनएल / ओ/ १२६७/ २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे . 


चोपडा , १२ 


ऑक्टोबर 


२०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १९ ४० 


६३ 


आदेश 


सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर / एसएमआर / जीएनएल/ 
( एस )/ २८३३, दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील नियम १० (१) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


श्रीरामपूर , १७ ऑक्टोबर २०१८. 


क्रमांक जेजीए / सीडीए/ जीएनएल / ओ/ १२६ ९/ १४५८ / सन २०१८. 
सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा , जिल्हा जळगाव याद्वारे 
अधिसूचित करतात की , नमो अभिनव सहकारी संस्था मर्यादित , 
चोपडा, तालुका चोपडा, जिल्हा जळगाव ही संस्था महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये नोंदविण्यात 
आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए / जीएनएल / ओ / 
१२६ ९/ २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे. 

उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


आदेश 


चोपडा , १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक एएनआर/ एसएमआर/ जीएनएल/( एस )/ २८३२ / १०१५/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था, श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे श्री महालक्ष्मी महिला अभिनव बहुउद्देशीय 
सहकारी संस्था मर्यादित, बेलापूर बुद्रुक , तालुका श्रीरामपूर , 
जिल्हा अहमदनगर ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 
१ ९ ६० चे कलम ९ ( १) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 

सदर संस्थेचा नोंदणी क्रमांक एएनआर/ एसएमआर / जीएनएल / 
(एस )/ २८३२ , दिनांक १७ ऑक्टोबर २०१८ असा आहे आणि 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० मधील ( सन १ ९ ६१ चा 
महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक २४ ) मधील नियम १० ( १) अन्वये संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे . 


आदेश 


. 


क्रमांक जेजीए / सीडीए/ जीएनएल / ओ / १२७० / १४५९ / सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , चोपडा, जिल्हा जळगाव 
याद्वारे अधिसूचित करतात की , जयभद्रा अभिनव सहकारी संस्था 
मर्यादित , चोपडा , तालुका चोपडा , जिल्हा जळगाव ही संस्था 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम ९ ( १) व 
महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा अधिनियम , १ ९ ६१ चे नियम २४ अन्वये 
नोंदविण्यात आली असून संस्थेचा नोंदणी क्रमांक जेजीए/ सीडीए/ 
जीएनएल/ ओ/ १२७०/ २०१८ , दिनांक १२ ऑक्टोबर २०१८ असा 
आहे. 


वि . उ . लकवाल, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , श्रीरामूपर , 

जिल्हा अहमदनगर . 


श्रीरामपूर , १७ ऑक्टोबर २०१८ . 


उपरिनिर्दिष्ट अधिनियमाचे कलम १२ ( १) अन्वये व महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था नियम , १ ९ ६१ चे कलम १० ( १) अन्वये या संस्थेचे 
वर्गीकरण सर्वसाधारण संस्था असून उपवर्गीकरण इतर संस्था 
असे आहे. 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND 

SESSIONS JUDGE 


Order 


किशोर पाटील, 

सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , चोपडा , 

जिल्हा जळगाव . 


, 


चोपडा, १२ ऑक्टोबर २०१८ . 


आदेश 


No. EST/ 6831 / 2018.- Commuted leave for 
three ( 3 ) days from 24th September 2018 to 
26th September 2018 is hereby granted as an 
ex - post- facto sanction to Shri. R. H. Mohammed , 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon. 

Charge during the absence of Shri. R. H. 
Mohammed , District Judge- 1 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon remained with Shri . 
B. S. Mahajan , District Judge - 2 and Additional 
Sessions Judge , Malegaon . 


. 


क्रमांक एएनआर/ एसएमआर/ जीएनएल /( एस )/ २८३३ / १०३५/ सन 
२०१८.- सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , श्रीरामपूर , जिल्हा 
अहमदनगर याद्वारे श्री सिद्धीविनायक अभिनव बहुउद्देशीय सहकारी 
संस्था मर्यादित , श्रीरामपूर , तालुका श्रीरामपूर , जिल्हा अहमदनगर 
ही संस्था महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम 
९ ( १ ) खाली नोंदणी केल्याचे जाहीर करीत आहे . 


& 8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १ ९ ४० 


District Judge -7 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


Certified that Shri. R. H. Mohammed would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge- 1 and Additional Sessions Judge , 
Malegaon if she had not proceeded on leave for 
the period from 24th September 2018 to 26th 
September 2018 ( Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981) . 


Certified that Shri . J. P. Zapate would have 
continued to officiate in the post of District 
Judge -6 and Additional Sessions Judge , Nashik if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 22nd October 2018 to 24th October 2018 
(Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra Civil 
Services (Pay ) Rules , 1981) . 


Nashik , 4th October 2018 . 


Order 


SURYAKANT S. SHINDE , 
Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


No. EST/6958 /2018.- Earned leave for six (6 ) 
days from 5th October 2018 to 10th October 
2018 is hereby granted to Shri. V. S. Hingne , 
Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


Nashik , 25th October 2018 . 


Order 


Charge during the absence of Shri. V. S. 
Hingne , Civil Judge , Senior Division , Niphad is 
kept with Shri. S. S. Jahagirdar, Joint Civil Judge , 
Senior Division , Niphad 


No. EST/6399 /2018.– The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order : 


Certified that Shri . V. S. Hingne would have 
continued to officiate in the post of Civil Judge , 
Senior Division , Niphad if he had not proceeded 
on leave for the period from 5th October 2018 to 
10th October 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981) . 


Earned leave for four ( 4 ) days from 24th 
September 2018 to 27th September 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
21st September 2018 after office hours to 28th 
September 2018 before office hours is hereby 
granted to Shri . R. G. Waghmare , District 
Judge- 1 and Additional Sessions Judge , Niphad . 


Nashik , 8th October 2018 . 


Order 


No. EST/7449/ 2018.- The Principal District 
and Sessions Judge , Nashik is pleased to pass 
the following Order : 


Ex -post- facto sanction to the Extension of 
Earned leave for one ( 1 ) day i. e . from 24th 
October 2018 is hereby granted in continuation 
of Earned leave on 22nd October 2018 and 23rd 
October 2018 previously granted to Shri . J. P. 
Zapate , District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik 


Charge during the absence of Shri . R. G. 
Waghmare , District Judge - 1 and Additional 
Sessions Judge , Niphad is kept with Shri. M. S. 
Bodhankar, District Judge - 9 and Additional 
Sessions Judge , Nashik with effect from 21st 
September 2018 after office hours to 23rd 
September 2018 before office hours with Shri . G. 
P. Deshmukh , District Judge - 10 and Additional 
Sessions Judge , Nashik with effect from 23rd 
September 2018 before office hours and 24th 
September 2018 before office hours and with 
Shri . P. D. Digraskar, Extra Joint District Judge 
and Additional Sessions Judge, Niphad with 
effect from 24th September 2018 before office 
hours to 28th September 2018 before office 
hours . 


Charge during the absence of Shri . J. P. 
Zapate , District Judge -6 and Additional Sessions 
Judge , Nashik remained with Smt. S. S. Nair , 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


६५ 


granted to Smt. P. V. Dhande, 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik . 


Certified that Shri . R. G. Waghmare would 
have continued to officiate in the post of District 
Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Niphad if 
he had not proceeded on leave for the period 
from 24th September 2018 to 27th September 
2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) Maharashtra 
Civil Services (Pay) Rules , 1981). 


Nashik , 21st September 2018 . 


Certified that Smt. P. V. Dhande, would have 
continued to officiate in the post of 6th Joint Civil 
Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nashik if he had not proceeded on 
leave for the period from 26th September 2018 
to 29th September 2018 (Note 2 below Rule 39 
( 2 ) Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 
1981). 


Order 


No. EST/6400 / 2018.- In partial modification of 
this office order under reference No. 2 the 
Principal District and Sessions Judge , Nashik is 
pleased to pass the following Order : 


Charge during the absence of Smt. P. V. 
Dhande , 6th Joint Civil Judge, Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , Nashik is 
kept with Smt. P. S. Apte , 7th Joint Civil Judge , 
Junior Division and Judicial Magistrate , First 
Class , Nashik . 


Half Pay leave for three ( 3 ) days from 15th 
September 2018 to 17th September 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
14th September 2018 after office hours to 18th 
September 2018 before office hours is hereby 
granted to Shri. S. S. Jahagirdar, Joint Civil 
Judge , Senior Division , Niphad . 


Nashik , 26th September 2018 . 


Order 


No change in the remaining part of the Order. 


P. R. DESHMUKH , 
1/ c Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


No. EST/7450 / 2018.- Earned leave for one ( 1) 
day i.e. from 9th October 2018 is hereby 
granted as an ex -post -facto sanction to Shri. V. 
H. Deshmukh , 3rd Joint Civil Judge , Junior 
Division and Judicial Magistrate , First Class , 
Malegaon . 


Nashik , 19th September 2018 . 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND 
ADDITIONAL SESSIONS JUDGE 


Order 


Certified that Shri. V. H. Deshmukh would 
have continued to officiate in the post of 3rd 
Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class, Malegaon if he had not 
proceeded on leave for the period from 9th 
October 2018 (Note 2 below Rule 39 ( 2 ) 
Maharashtra Civil Services (Pay) Rules, 1981) . 


No. EST/6529 /2018.- In partial modification of 
this office order under reference No. 2 the 
District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, 
Nashik is pleased to pass the following Order : 


P. R. DESHMUKH , 

District Judge- 1 and 
Additional Sessions Judge , 

Nashik . 


Earned leave for four (4 ) days from 26th 
September 2018 to 29th September 2018 
suffixing Sunday falling on 30th September 2018 
with permission to leave headquarter with effect 
from 25th September 2018 after office hours to 
1st October 2018 before office hours is hereby 


Nashik , 25th October 2018 . 


w 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


BY DISTRICT JUDGE - 1 AND ADDITIONAL SESSIONS JUDGE , NASHIK 


Order 


No. EST /7451/2018.– The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


2 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Earned leave for three (3 ) days from 22nd October 
2018 and 24th October 2018 prefixing Sunday 
falling on 21st October 2018 . 


2 


Smt. P. V. Dhande , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Ex- post- facto sanction to the Commuted leave 
for two ( 2 ) days from 19th October 2018 and 20th 
October 2018 prefixing holiday falling on 18th 
October 2018 and suffixing Sunday falling on 21st 
October 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 


Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not proceeded on leave during the 
above period . 

(11) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


3 


Smt. M. R. Dhanorkar, 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Nashik . 


Shri. J. G. Pande, 
5th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. P. V. Dhande , 
6th Joint Civil Judge , Junior Division 
and Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Smt. G. K. R. Tandon , 
8th Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


Nashik , 24th October 2018 . 


Order 


No. EST/7119 / 2018.- The District Judge - 1 and Additional Sessions Judge, Nashik is pleased to 
grant the following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


Period 


3 


Name and Designation 

2 
Smt. A. M. Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Earned leave for two (2 ) days from 19th October 
2018 and 20th October 2018 prefixing holiday 
falling on 18th October 2018 suffixing Sunday falling 
on 21st October 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 17th October 2018 
after office hours to 22nd October 2018 before 
office hours . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १ ९ ४० 


& 


(1) - contd . 


Sr. No. 


Name and Designation 


Period 

3 


1 


2 


2 


Smt. M.R. Yadav, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Earned leave for three ( 3 ) days from 15th October 
2018 and 17th October 2018 prefixing holiday 
falling on 13th October 2018 and 14th October 
2018 and suffixing Sunday falling on 18th October 
2018 with permission to leave headquarter with 
effect from 13th Octoer 2018 after office hours to 
19th October 2018 before office hours . 


co 


Smt. J. D. Hushangabade , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate, First Class , 
Malegaon . 


Earned leave for six (6 ) days from 15th October 
2018 and 20th October 2018 prefixing holiday 
falling on 13th October 2018 and 14th October 
2018 and suffixing Sunday falling on 21st October 
2018 with permission to leave headquarter with 
effect from 13th Octoer 2018 after office hours to 
22nd October 2018 before office hours . 


4 


Shri . V. C. Gawai, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon . 


Earned leave for three (3 ) days from 15th October 
2018 and 17th October 2018 prefixing holiday 
falling on 13th October 2018 and 14th October 
2018 and suffixing Sunday falling on 18th October 
2018 . 


5 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Earned leave for seven (7 ) days from 19th 
October 2018 and 25th October 2018 prefixing 
holiday falling on 18th October 2018 with 
permission to leave headquarter with effect from 
17th October 2018 after office hours to 26th 
October 2018 before office hours . 


6 


Shri . N. N. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad -City 


Ex - post- facto sanction to the Earned leave for 
nine (9 ) days from 28th September 2018 and 6th 
October 2018 suffixing Sunday falling on 7th 
October 2018 with permission to leave 
headquarter. 
Casual leave on 28th September 2018 , 29th 
September 2018 and 1st October 2018 are hereby 
cancelled . 


7 


Shri. T. N. Quadri, 
Judicial Magistrate , First Class 
(Railways ), Manmad . 


Ex-post- facto sanction to the Commuted leave 
for eight (8 ) days from 29th September 2018 to 
6th October 2018 suffixing Sunday falling on 7th 
October 2018 . 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of theMaharashtra Civil Services (Pay ) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave during the 
above period . 


& C 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १ ९ ४० 


(1 ) 


Name and Designation 


Sr. 
No. 


Judicial Officers with whom charge is kept during 
the leave period in addition to their own duties . 


2 


در 


Smt. A. M. Shah , 
Joint Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik 


Shri . V. P. Kedar, 
2nd Joint Civil Judge, Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik . 


2 


Smt. M. R. Yadav, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Nashik -Road . 


Shri . P. N. Awale , 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Nashik - Road . 


3 


Smt. J. D. Hushangabade , 
2nd Joint Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , 
Malegaon . 


Shri. V. H. Deshmukh , 
3rd Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Malegaon . 


4 


Shri. V. C. Gawai, 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Pimpalgaon 


Smt. S. N. Hurgat, 
Joint Civil Judge , Junior Division and Judicial 
Magistrate , First Class , Pimpalgaon . 


5 


Smt. S. S. Parkhi, 
Civil Judge, Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Kalwan . 


Shri . P. G. Tapadiya , 
Civil Judge , Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Satana. 


6 


Shri . N. N. Dhend , 
Civil Judge , Junior Division and 
Judicial Magistrate , First Class , 
Manmad -City . 


Shri . T. N. Quadri , 
Judicial Magistrate , First Class (Railways ), 
Manmad . 


7 


Shri . T. N. Quadri , 
Judicial Magistrate , First Class 
(Railways ), Manmad . 


Smt. P. R. Dandekar, 
Civil Judge, Junior Division and Judicial Magistrate , 
First Class , Nandgaon along with the additional 
charge of the Court of Civil Judge , Junior Division 
and JudicialMagistrate , First Class , Manmad -City . 


P. R. DESHMUKH , 


District Judge - 1 and Additional Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 15th October 2018 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १ ९ ४० 


६ ९ 


BY PRINCIPAL DISTRICT AND SESSIONS JUDGE 


Order 


No. EST /7118 /2018.– The Principal District and Sessions Judge , Nashik is pleased to grant the 
following Officers leave for the period mentioned against their names . 


Sr. No. 


1 


Name and Designation 

2 
Shri. B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Period 

3 
Ex- post-facto sanction to the Commuted leave 
for four ( 4 ) days from 3rd October 2018 to 6th 
October 2018 prefixing holiday falling on 2nd 
October 2018 and suffixing Sunday falling on 6th 
October 2018 . 


2 


Shri . B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Earned leave for five (5 ) days from 16th October 
2018 to 20th October 2018 suffixing Sunday falling 
on 21st October 2018 with permission to leave 
headquarter with effect from 15th October 2018 
after office hours to 22nd October 2018 before 
office hours . 


w 


Shri . S. S. Jahagirdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Half Pay leave for nine ( 9 ) days from 1st October 
2018 to 9th October 2018 prefixing Sunday falling 
on 30th September 2018 with permission to leave 
headquarter 


On return from leave above Judicial Officers are reposted to their respective posts . 

Certified under Rule 39 of the Maharashtra Civil Services (Pay) Rules , 1981 that above Judicial Officers 
would have continued to officiate in their respective posts had they not procedded on leave during the 
above period . 

( 11) 
Sr. Name and Designation 

Judicial Officers with whom charge is kept during 
No. 

the leave period in addition to their own duties . 


1 


2 


برا 


N 


Shri. B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri. G. P. Deshmukh , 
District Judge - 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik . 


2 


Shri. B. L. Jogdand , 
Adhoc District Judge - 1 and 
Additional Sessions Judge , Nashik . 


Shri . G. P. Deshmukh , 
District Judge - 10 and Additional Sessions Judge , 
Nashik 


3 


Shri. S. S. Jahagirdar, 
Joint Civil Judge , Senior Division , 
Niphad . 


Shri . S. B. Kale , 
2nd Joint Civil Judge , Senior Division , Niphad . 


SURYAKANT S. SHINDE , 


Principal District and Sessions Judge , 

Nashik 


Nashik , 15th October 2018 . 


७० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


सहायक निबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक विनियमन/ अवसायक बदल/कलम १०३ (४)/ ७७३/ सन २०१८.- मी , मनोज चौधरी, सहायक निबंधक , सहकारी संस्था , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे महाराष्ट्र सहकारी संस्थांचा कायदा, १९ ६० चे कलम १०३ ( ४) अन्वये मलस प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार 
खालील तक्त्यात नमूद अवसायनातील सहकारी संस्थांच्या अवसायक बदल आदेशात त्यांच्या नावासमोर दर्शविण्यात आल्याप्रमाणे अंशत : बदल 
करण्याबाबत आदेश आज दिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजी माझी सही व कार्यालयीन मुद्रेसह देत आहे . 


अ . क्र . 


अवसायनातील सहकारी 


पूर्वीच्या अवसायकांचे 


नवीन अवसायकाचे 


संस्थेचे नाव 


नाव व हुद्दा 


नाव व हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


१ 


श्री . पितांबर वामन पाटील सहकारी 
गृहनिर्माण संस्था मर्यादित , भाटपूरा , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


. 


, 


श्री . टी . एस . देवरे , 
दुसरे लेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे. 


शिरपूर , 


श्री . व्ही . एस . मराठे , 
जिल्हा व्यवस्थापक , 
दि महाराष्ट्र स्टेट को - ऑपरेटिव्ह 
हाऊसिंग फायनान्स कॉर्पोरेशन 
लिमिटेड , मुंबई. 


२ 


श्री . अमरिषभाई पटेल मागासवर्गीय 
आदिवासी गृहनिर्माण सहकारी संस्था 
मर्यादित , शिरपूर . 


श्री . बी . डी . पाटील, 
लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था, शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


बिजासणीमाता सहकारी गृहनिर्माण संस्था 
मर्यादित , शिरपूर . 


श्री . बी . डी . पाटील , 
लेखापरीक्षक, सहकारी संस्था , शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे. 


४ 


दोरीक नागरी सहकारी बँक लिमिटेड, 
शिरपूर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . बी . डी . पाटील , 
लेखापरीक्षक , सहकारी संस्था, शिरपूर , 
तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


५ 


थाळनेर धान्य सहकारी बँक लिमिटेड, 
थाळनेर , तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


श्री . एम . एस . जगताप , 
लिपिक अधीन लेखापरीक्षक, सहकारी 
संस्था , शिरपूर , तालुका शिरपूर, 
जिल्हा धुळे. 


ज 


श्री छत्रपती शिवाजी महाराज ग्रामीण 
बिगरशेती सहकारी पतसंस्था मर्यादित , 
तहाडी, तालुका शिरपूर , जिल्हा धुळे. 


श्री . एस . व्ही . ठाकरे , 
पहिले अपर उपलेखापरीक्षक , 
सहकारी संस्था, शिरपूर , जिल्हा धुळे. 


मनोज चौधरी, 


सहायक निबंधक , 
सहकारी संस्था , शिरपूर , जिल्हा धुळे . 


शिरपूर , २ ९ ऑक्टोबर २०१८. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८ , शके १९ ४० 


७१ 


जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था यांजकडून 


वाचावे.- ( १) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे-१ यांचेकडील परिपत्रक क्रमांक एडीएम/ १८४/ १५६(२), 

दिनांक 

१ ९ मार्च 

१ ९ ६८ . 


( २) शासनाची अधिसूचना क्रमांक सीएसएल/ १६०५/ प्र.क्र . १२० / १५ - स, दिनांक २ एप्रिल २००५. 


( ३ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . बँका/ डी -४/ ना . पत/ क . १५६ / प्रशिक्षण / ५, दिनांक १३ जुलै २००५. 


( ४ ) सहकार आयुक्त कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्र . ना . पत / डी -४/पतसंस्था/ का . क . १५६/११, दिनांक २१ नोव्हेंबर २०११. 


( ५) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १ ९ ४२/ २०१३ मधील दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजीचे आदेश. 


५ 


. 


- 


(६ ) मा . सहकार आयुक्त व निबंधक , सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचेकडील परिपत्रक जा . क्र . पतसंस्था/ सआ -५ / वसुली 

अधिकारी (नियुक्ती/ फेरनियुक्ती) /१७, दिनांक १ जानेवारी २०१७. 


( ७ ) उपनिबंधक, सहकारी संस्था , नगर तालुका , जिल्हा अहमदनगर यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक वि -६/ कलम १५६/ द्वारका मंत्री 

सह. बँक / वसुली अधि.प्रदान/ छाननी/ १८ , दिनांक ऑगस्ट 


२४ 


२०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ ( १) व नियम १०७ अन्वये 


आदेश 


, 


क्रमांक वि -१/ ना.बँका/ क. १५६ / द्वारका मंत्री नासह/ अधिकार प्रदान / ७३७१ / सन २०१८. - महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ (१) व नियम १०७ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिग्विजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 
अहमदनगर या आदेशान्वये द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , बीड , शाखा अहमदनगर या बँकेसाठी त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविलेल्या अधिकाऱ्यांस त्यांच्या नावासमोर दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम १०१, कलम ९ १ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी / कर्ज वसुली करण्याकरिता महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९६० चे कलम १५६ (१) व 
नियम १०७ अनुसार मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून रकमा वसुली करण्याचेनिबंधकाचे अधिकार खालील अटींस अधीन राहून या 
आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ या कालावधीकरिता प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


संस्थेचे नाव 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


अधिकार प्रदान केलेल्या 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र 


अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


द्वारकादास मंत्री नागरी 


श्री . देशमुख विजय दिलीपराव 


शाखा अधिकारी 


कलम १५६ व 


अहमदनगर 


सहकारी बँक लिमिटेड , बीड , 


नियम १०७ . 


जिल्हा 


शाखा अहमदनगर , 


श्री . दंडवते महेश मोरेश्वर 


शाखा अधिकारी 


कलम १५६ व 


अहमदनगर 


, 


जिल्हा अहमदनगर . 


नियम १०७ . 


जिल्हा 


( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम, १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदींनुसार 

कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचेपालन न केल्याचे 
निदर्शनास आल्यास, आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तत्काळ काढून घेण्यात येतील. 


( २ ) सदरचे अधिकार सहकार कायदा, कलम १०१, कलम ९१ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 


७२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


नगर 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी दरमहा विहित नमुन्यात प्रपत्र अ-३, अ-४ व ब प्रमाणे कर्ज वसुलीची माहिती उपनिबंधक , सहकारी संस्था , 

तालुका यांचेकार्यालयास व या कार्यालयास सादर करावी. तसेच संस्थेची माहिती प्रपत्र क्रमांक १ व वसुलीबाबतची माहिती प्रपत्र क्रमांक 
२ मध्ये सादर करावी. 


( ४) अधिकार प्रदान केलेल्या वसुली अधिकारी असलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सेवेतून काढून टाकल्यास 

किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेल्या संपूर्ण सरचार्ज रकमेचा भरणा वसूल केलेल्या महिन्यातच चलनाने शासकीय कोषागारात करावा, 

वसुली अधिकारी यांनी वसूल केलेला सरचार्ज, त्याचा शासकीय शासकीय कोषागारात केलेला भरणा याबाबत संस्था स्तरावर स्वतंत्र 
नोंदवही ठेवण्यात यावी. त्या बाबतचा नमुना अ-१, अ -२, अ-३, अ -४ सोबत जोडलेला आहे. मागील वर्षी १ जानेवारी व ३१ डिसेंबर या 

कालावधीची थकबाकी वसुलीबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती प्रपत्र -३ मध्ये नमूद करून सादर करावी. 
( ६ ) मा . उच्च न्यायालय, मुंबई यांची रिट याचिका क्रमांक १९ ४२ / २०१३ दि बेसिक कॅथोलिक को - ऑपरेटिव्ह बँक विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य व 

इतर या याचिकेमध्ये दिनांक ५ डिसेंबर २०१५ रोजी दिलेला आदेश विचारात घेऊन वसुलीची कार्यवाही करताना महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १ ९ ६१ अन्वये प्राप्त असलेल्या अधिकारानुसारच वसुलीची कार्यवाही करावी. 


( ७ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा प्रदान 

केलेल्या अधिकारांचा गैरवापर करीत असलेचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व भविष्यात असे 
कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 


, 


( ८ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण -१५०४/ प्र.क्र . २३१/ १५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ९) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही “महाराष्ट्र शासन नियुक्त ” आणि किंवा “ सिव्हिल कोर्ट ”, “ एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट ” या 

शब्दाचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्याऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे “ वसुली अधिकारी ” ( महाराष्ट्र 
सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ अन्वये) असे लिहावे. 


. 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर “ वसुली अधिकारी, द्वारकादास मंत्री नागरी सहकारी बँक लिमिटेड , 

बीड , शाखा अहमदनगर ” असा फलक लावता येऊ शकेल. 


( ११ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदार / जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य बँका 

यांचेकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार ज्या आस्थापनेवर 
काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून 

कर्ज 

वसूल 
करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १२) परिपत्रकीय सूचनेनुसार प्रति अधिकारी १०० वसुली कार्यवाहीसाठी निश्चित करावे. 


( १३ ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसूलपात्र रक्कम व सरचार्ज रक्कम याशिवाय इतर कोणतीही रक्कम 

वसूल करता येणार नाही. 


( १३ ) वसुली अधिकारी यांचे कामकाजाचा आढावा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी घेऊन तसा अहवाल सादर करावा. 


दिग्विजय आहेर , 


जिल्हा उपनिबंधक , 


सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , ७ सप्टेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , फेब्रुवारी २१ - २७, २०१९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


७३ 


आदेश 


. 


क्रमांक वि -३/ क, १५६ / वसुली अधिकार /मंजुरी/ अधिसूचना/ ८०१/ सन २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून मी , दिग्वीजय आहेर , जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , अहमदनगर या 
अधिसूचनेअन्वये मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड , अहमदनगर या बँकेच्या खालील 
अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ (१) व (२) आणि नियम , २ (एच) 
व ( जे) तसेच नियम १०७ खालील उपनियम (३), (५), (६), ( ७), (९), ( १०), ( ११ ) ( अपसेट प्राईस कायम करणेची तरतूद वगळून), ( १२), (१३ ), 
( १४), (१५), (१७), (१८ ) व ( २० ) तसेच कलम ९ ८ / १०१ नुसार दिलेल्या वसुली दाखल्यांची अंमलबजावणी करणेसाठी दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते 
दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी सहकारी कर्जवसुली करावयाच्या कार्यवाहीपुरती खालील अटींस अधीन 


- 


१ 


राहून प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकाऱ्यांचे नाव 


हुद्दा 


कार्यक्षेत्र 


कामकाज वेळ 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


पूर्ण वेळ 


जामखेड तालुका 
शेवगाव तालुका 


२ 


पूर्ण वेळ 
पूर्ण वेळ 


بيه 


श्री . दत्तात्रय भागवतराव सरोदे 

तालुका विकास अधिकारी 
श्री . विष्णु धोंडीराम कोठुळे 

कार्यालय अधीक्षक 
श्री . रमेश जगन्नाथ विधाटे 

विशेष वसुली अधिकारी 

नेवासा 

तालुका 

कम इन्स्पेक्टर . 
श्री . विलास अंबादास शेटे 

विशेष वसुली अधिकारी 

कम इन्स्पेक्टर . 
( १ ) प्रस्तुत व्यक्तींची बदली, निवृत्ती , मृत्यू झाल्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( २ ) या कार्यालयास उपरोक्त अधिकार मागे घेण्याचा हक्क राहील . 


४ 


श्रीगोंदा तालुका 


पूर्ण वेळ 


( ३) विशेष वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास , अधिकार 

काढून घेतले जातील व कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


( ४ ) नियमाप्रमाणे अधिकार ( सरचार्ज) वसूल करून संस्थास्तरावर त्यांची स्वतंत्र नोंदवही ठेऊन जमा झालेला सरचार्ज ज्या त्या वेळी 

शासकीय कोषागारात भरणा करून भरणा केलेल्या चलनांच्या प्रतींसह अहवाल दरमहा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल , तेथील 
संबंधित निबंधक कार्यालयास सादर करावे. 


( ५ ) 


शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र.क्र . २३१/१५- स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वयेविशेष वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 
राजमुद्रेचा वापर करण्यास मनाई आहे . 


( ६) संस्थेची मागणी व थकबाकी वसुलीअभावी संस्थेस येणारी अडचण याबाबी लक्षात घेऊन थकबाकी वसुली होण्याच्या दृष्टीने संस्थेने 

मागणीस अनुसरून सदरचे अधिकार प्रदान करणेत येत असून होणारा सरचार्ज चलनाचा भरणा संस्थेचे मुख्यालय ज्या ठिकाणी असेल 
तेथील संबंधित सहायक / उपनिबंधक कार्यालयामार्फत तपासणी करून शासकीय कोषागारात जमा करण्यात यावा. 


( ७) विशेष वसुली अधिकारी यांनी थकबाकीदाराकडून प्रमाणपत्रानुसार होणारी रक्कम व अधिभार याशिवाय इतर कोणताही खर्च वसूल 

करण्यात येऊ नये. 


( ८ ) संदर्भ क्रमांक ६ नुसार जप्त केलेल्या मालमत्तेचा ताबा विक्री प्रमाणपत्र दिल्यानंतर लिलाव खरेदीदारास देण्यात येईल. तोपर्यंत मालमत्ता 

केवळ जप्त करण्यात येईल व ही जप्ती जारी ठेवताना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व त्याखालील नियमांचे पालन होणे 
आवश्यक आहे. या काळात कर्जदारास अशा मालमत्तेच्या ताब्यापासून वंचित ठेवता येणार नाही. 


दिग्विजय आहेर , 

जिल्हा उपनिबंधक , 
सहकारी संस्था , अहमदनगर . 


अहमदनगर , १३ ऑक्टोबर २०१८ . 


७४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक 


नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, फेब्रुवारी २१ - २७, २०१ ९ / फाल्गुन २ - ८, शके १९ ४० 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून खालील दर्शविलेल्या दिनांकास प्रसिद्ध झालेली आहे. 


शनिवार, फेब्रुवारी १६, २०१ ९ / माघ २७, शके १ ९ ४० 


उपविभागीय अधिकारी यांजकडून 
क्रमांक उविअ/ भूसं. केस नं . १/ २०१६/ कावि-७५ / २०१ ९/ शुद्धीपत्रक.- उपविभागीय अधिकारी, निफाड उपविभाग, निफाड, जिल्हा नाशिक यांची 
अधिसूचना क्रमांक म.औ.वि.अ. / भूसं/ केस नं . १/ २०१६ / कावि -५६/ २०१९, दिनांक २८ जानेवारी २०१९ अन्वये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम , 
कलम ३२ (१) अन्वये महाराष्ट्र शासन राजपत्र, दिनांक ३१ जानेवारी ते ६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी भाग १, नाशिक विभागीय पुरवणी, अंक ५ मध्ये पृष्ठ 
५६ ते ५९ वर प्रसिद्ध करण्यात आली, त्यामध्ये खालीलप्रमाणे दुरुस्ती वाचावी. 

अनुसूची 
जिल्हा नाशिक , तालुका सिन्नर , मौजे माळेगाव 


६ 


या ऐवजी 


असे वाचावे 


गट नंबर 


क्षेत्र 


गट नंबर 


क्षेत्र 


१ 


२ 


१ 


२ 


हे . आर 


हे . आर 


१३१/१ 


२ ४८० 


१३३/१ 


.. 


२ ४८० 


१६४/ १ - अ 


१ ५४० 


१३४/ १ - अ 


१ ५४० 


१३७/१ 


४ १० 


१३७/१ 


४ ०१० 


Schedule 


District Nashik , taluka Sinnar, village Malegaon 


For this 


Read as 


GatNo. 


GatNo. 


Area 


Area 

2 


1 


2 


H.Are 


H. Are 


131/1 


2 480 


133/1 


2 480 


164/ 1 - A 


1540 


134/ 1 - A 


1540 


160/3 


1850 


160/3 ( Part ) 


1850 


महेश पाटील , 
उपविभागीय अधिकारी, 
निफाड उपविभाग , निफाड , 

जिल्हा नाशिक . 


निफाड , ८ फेब्रुवारी २०१ ९. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI. MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


